दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या 
आस्थापनेवरील पदांकरीता दिव्यांगांसाठी पदे 


सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयडीसी-२०२१/ प्र.क्र.३२६/उद्योग -१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २२ जून, २०२१ 


वाचा :- १. केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 

२. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४/०१/२०२१ रोजीची अधिसूचना . 

३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.दिव्यांग २०१९ /प्र.क्र.११४/१६- 
अ , दिनांक २९/०५/२०१९. 

४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग परिपत्रक क्रमांक 
दिव्यांग २०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२ दिनांक १२/११/२०२०. 

५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक दिव्यांग 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२ दिनांक ०२/०२/२०२१. 

६. मुख्य सचिव यांचे अर्धशासकीय पत्र क्र.दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण - ११/ 
दि.क.२, दिनांक ०६/०२/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या 


अखत्यारितील पदांकरिता दिव्यांगांसाठी पद सुनिश्चित करणे आवश्‍यक आहे. केंद्र शासनाने 


दिनांक ०४/०१/२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केली 


आहे. केंद्र शासनाचा अधिसूचनेनुसार (केंद्र शासनाच्या धर्तीवर) राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील 


दिव्यांगांसाठीची पदे सुनिश्चित करणेबाबतच्या सूचना, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 


दिनांक ०२/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार, महाराष्ट्र 


औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठीची पदे सुनिश्चित करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयडीसी-२०२१/ प्र.क्र.३२६/उद्योग -१४ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील पदांकरीता दिव्यांगांसाठी 


सोबतच्या परिशिष्ट - अव परिशिष्ट -ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


२. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 


यांची दिनांक ०४/०१/२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दिनांक ०२/०२/२०२१ 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०६२२१७२३५३९५१० असा 


आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने. | 
Kiran Ashok fs bate denote aoe a 


ICode=400032, st= MAHARASHTRA, 
2,5.4.20=a069b163d49daa17d 1 1 6cff9328cf79c186F2c50 
di 


Jadhav coe Eire apr 
(किरण जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


> 
al 
I 


मा.राज्यपाल, HERTS राज्य यांचे सचिव, राजभवन ,मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्य मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विधानपरिषद/विधानसभा सर्व सदस्य, 

अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (साप्रवि) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 

qo) प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 

११) प्रधान सचिव (विधी व न्याय विभाग) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 

१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, , मुंबई. 

१३) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य पुणे 
) 
) 
) 
) 


AD -O 


CC ww 


mm 


GC Cc 
ee <-> ब 


aon 


१४) सहसचिव/उपसचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय ,मुंबई, 

१५) सहसचिव (दिव्यांग कल्याण ),सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय मुंबई, 
१६) कक्ष अधिकारी (उद्योग-६), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. ., मंत्रालय 

१७) निवडनस्ती (उद्योग-१४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 


शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०१९/ (प्र.क्र 249)/ दि.क.-२/दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२१ नुसार दिलेल्या आदेशास 
अनुसरुन केंद्र शासनाने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या यादीनुसार जी पदे महामंडळाच्या आस्थापनेवर आहेत आणि सेवा- भरती नियमातील तरतूदीनुसार 
अशी पदे दिव्यांगाकरीता सुनिश्चित करण्याकरीता प्रस्तावित करण्यात येत असून त्या पदांची कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या व कामाचे स्वरुप इत्यादी माहिती. 


परिशिष्ठ - अ 
अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
गट-अ 
महाव्यवस्थापक ।$, ST, W, MF, | a)B,LV १) प्रशासकीय धोरणात्मक प्रकरणे 2) अधिकारी / कर्मचारी, भरती/ | कार्यालयीन काम आहे. 
(मनुष्यबळ विकास) | RW, SE, ७ 0) D, HH बढती/ बदली इत्यादी आस्थापना विषयक प्रकरणे 3) शिस्तभंगाची | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
c) OA,BA, OL, | प्रकरणे ४ अधिकारी / कर्मचारी प्रशिक्षण ५) औद्योगिक संबंध | dasa व इतर ठिकाणी जावे 
OAL, CP, LC, | (कर्मचारी संघटना यांच्याशी सलोख्याचे संबंध ठेवणे ६) प्रशासकीय | लागते.  आवड्यकतेनुसार 
Dw, AAV अधिकारी, आस्थापना अधिकारी, कामगार कल्याण अधिकारी, उप | सॉफ्टवेअर साधने व 
d) MD व्यवस्थापक (कार्मिकी) यांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवणे ७) वरिष्ठ | उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी सोपविलेली कामे शकतो. 
जनसंपर्क 5, W, RW, 9८, | 8 8, LV b) OA, | १ जनसंपर्क विभागाच्या कार्यावर नियंत्रण २) महामंडळातील | कार्यालयीन काम आहे. 
अधिकारी H, C OL, BL, OAL, | मुख्य कार्यालयास भेट देणाऱ्या देशी परदेशी शिष्टमंडळाबरोबर | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
CP, LC, Dw, | विभाग प्रमुखाच्या बैठकीचे आयोजन करणे व औद्योगिक क्षेत्रातील | मंत्रालय व इतर ठिकाणी जावे 
AAV c) ॥॥) | भेटीबाबत संबंधीत अधिकाऱ्यांना कामाची माहिती देणे ३) शासकीय | लागते. आवर्यकतेनुसार 
involving निमशासकीय कार्यालये, संस्था तसेच इतर राज्यामधुन खाजगी | सॉफ्टवेअर साधने व 
भेट देण्याऱ्या अधिकाऱ्यांना महामंडळाच्या योजना/ प्रकल्पबाबतची | उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
माहिती देणे ४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी / सह मुख्य कार्यकारी | शकतो. 
अधिकारी यांनी निर्देशित केलेल्या कामाची अंमलबजावणी करणे 


१ 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
३. | महाव्यवस्थापक |S, ST, W, ३, | 8) 8, LV ७ 0, | १) महामंडळातील प्रादेशिक कार्यालये / कार्यकारी अभियंता | कार्यालयीन काम आहे. 
(पणन) SE, ५, ७, MF HH 0 OA,BA, | यांचेकडून आलेल्या विषयांबाबत प्रस्ताव तपासणे २) वरील प्रस्ताव | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
OL, BL, LC,| छाननी करुन वाटप समिती समोर ठेवणे 3) उद्योजकांना | मंत्रालय व इतर ठिकाणी जावे 
Dw, AAV ७0) | महामंडळातील योजना भूखंड याबाबत ईमेल दुरध्वनी वैयक्‍तीक | लागते. आवश्यकतेनुसार 
SLD, MI e) MD | संबंध वैयक्‍तीक चर्चा यांच्याद्वारे संपक साधणे ४ शासनाने जाहिर सॉफ्टवेअर साधने व 
involving (a) to| केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान व पणन बायो टेक्नोलॉजी याबाबतची | उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
(5) above धोरणे राबविणे याबाबतचा शासन व सहकारी यंत्रणा यांचेकडे | हकतो. 
पाठपुरावा तयारी करणे ५) धोरणात्मक प्रकरणे संचालक 
मंडळासमोर ठेवण्याची कार्यवाही करणे ६) माहिती पत्रके शिबिरे 
बैठका प्रदर्ान इ. बाबत आयोजन करणे ७) बेबसाईटचे 
आधुनिकीकरण करणे. 
४. | सहयोगी रचनाकार | 5, ST, W, CL, a) D,HH १. सुमारे ८००० हे. आर क्षेत्राचे सविस्तर नियोजन विषयक काम | कार्यालयीन काम आहे. 
MF, RW, SE, ७ ७) OL, 0५७,  एकासहयोगीरचनाकाराने पहाणे. बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
AAV २. झोनिंग प्लॉनचे पर्यायी Aart तयार करणे. मंत्रालय व इतर ठिकाणी जावे 
3. प्रत्यक्ष जागेला भेट देवून जमिनीच्या उंच-सखळपणाविषयी | लागते. आवश्यकतेनुसार 
अभ्यास. सॉफ्टवेअर साधने व 


४. संबंधित सहाय्यक रचनाकारांना सुचना देवून भूखंड व 
रस्त्यांच्या नकाशाची रेखाटने तयार करवून घेणे, तसेच या 
नकाशांचे प्रत्यक्ष जागेवर सीमांकन झाल्यानंतर, त्याविषयी 
फिडबँक घेणे, त्यामुळे नकाशा आणि सीमांकनानंतरचा नकाशा 
यांच्यातील तुलनात्मक अभ्यास तसेच रचना आरेखकांडून 
सुधारित नकाशाच्या आवृती तयार करुन घेणे. 

५. अभिलेखांवर सुपरव्हिजन, ज्यात नकाशे आणि त्यासंबंधीत 
टिप्पण्या, मंजूर नकाशे इ. चा समावेश आहे. 


उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
शकतो. 


२ 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


६. 


उपलब्ध असलेल्या प्रादेशिक योजना आणि विकास योजनांचा 
अभ्यास, तसेच या योजनांमुळे मऔविम च्या संबंधातील 
असलेली बंधने यांचा अभ्यास आणि या सर्व कागदपत्रांचा 
सुयोग्य अभिलेख इ. या व्यतिरिक्त इतर विभागांकडून आलेल्या 
प्रकारणांचा निपटारा, तसेच मुख्य नियोजक यांनी सोपविलेली 
दैनंदिन कामे यांचा देखील सहयोगी रचनाकराच्या अंतर्भाव 
होतो. 


कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य) 


5, 51, //, 38५, IL, 
KG, SPP, OME; 
RW, SE, C, 


a) D, HH b) OL, 
Dw, AAV c) ASD 
(M), MD 


. औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, पाणी पुरवठा पाईप लाईन टाकणे व 


त्याची देखभाल करणे. 


. मुंबई प्रभागातील विविध कामांच्या निविदा वृत्तपत्रांत प्रसिध्दीस 


देणे. 


. असाईड अंतर्गत विविध कामांची माहिती व खर्चाचे संकलन. 
. प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्तावांस अंतर्गत स्वरुप देणे. 

. मुंबई विभागातील कर्मचारी वसाहतींसाठी सदनिकांचे वाटप. 
. न्यायालयीन बाबींचा पाठपुरावा. 


७. विधानसभा तारांकित प्रश्नांची उत्तरे तयार करणे. 


. मुख्यालयातील अभियांत्रिकी व देखभाल विभागातील 


आस्थापना संबंधीत कामे. 
मुख्य अभियंता यांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली इतर कामे. 


औद्योगिक क्षेत्रातील साईट 
वरील कामे व कार्यालयीन 
काम आहे. बऱ्याच वेळा 
बैठकीकरीता इतर ठिकाणी 
जावे लागते. 
आवर्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर 
साधने व उपयंत्राच्या मदतीने 
काम करु शकतो. 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
६. | कार्यकारी अभियंता | 5, ST, //, BN, L, | a) 0, HH ७) OL, | १. पाणी पुरवठा करीता विद्युत संचाची मांडणी करणे व औद्योगिक | विद्यु संच मांडणी व 
(विवयां) KC, PP, MF,|Dw,AAVc)ASD| _ क्षेत्रातील दिवाबत्तीची सोय करणे. कार्यालयीन काम आहे. 
RW, SE, ७, (M), MD २. मुंबई प्रभागातील विविध कामांच्या निविदा वृत्तपत्रांत प्रसिध्दीस | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
देणे. इतर ठिकाणी जावे लागते. 
३. असाईड अंतर्गत विविध कामांची माहिती व खर्चाचे संकलन. आवऱ्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर 
४. प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्तावांस अंतर्गत स्वरुप देणे. साधने व उपयंत्राच्या मदतीने 
५. मुंबई विभागातील कर्मचारी वसाहतींसाठी सदनिकांचे वाटप. | काम करु शकतो. 
६. न्यायालयीन बाबींचा पाठपुरावा. 
७. विधानसभा तारांकित प्रश्नांची उत्तरे तयार करणे. 
८. मुख्यालयातील अभियांत्रिकी व देखभाल विभागातील 
आस्थापना संबंधीत कामे. 
९.मुख्य अभियंता यांनी वेळोवेळी नमून दिलेली इतर कामे. 
७. | प्रशासकीय 5, ST, RW,C A)B, LV b) D, | 9) महामंडळातील वर्ग १ व वर्ग २ अधिकाऱ्यांच्या आस्थापना | कार्यालयीन काम आहे. 
अधिकारी HH 0 OA, BA, | विषयक / प्रशासकीय / कामगार कल्याण विषयक प्रकरणे (उदा : | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
OL, BL, OAL,| बदली / बढती / खातेनिहाय चौकशी / रजा इ. प्रकरणे). मंत्रालय व इतर ठिकाणी 
BLOA, BLA,|2) अनुशेष / गोपनीय अहवाल व संघटना यांच्या तक्रारी. जावे लागते. आवश्‍यकतेनुसार 
CP, LC, DW, | 3) आस्थापना अधिकारी, उप व्यवस्थापक (कार्मिकी), कामगार | सॉफ्टवेअर साधने व 
AAV, MDy 0) | कल्याण अधिकारी यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे. ४) प्रशासनाने | उपयंत्राच्या मदतीने काम करु 
MI वेळोवेळी सोपविलेली कामे. 4) अधिकारी संघटना यांची तक्रार / | डाकतो. 
8)॥॥0) involving | निवेदन यावर योग्य ती कार्यवाही करणे. ६) धोरणात्मक प्रकरणे 


(a) to (d) above 


सादर करणे. ७) घाऊक स्टेशनरी / लेखन सामुग्री यांची खरेदी 
विषयक प्रकरणे. 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


कार्यकारी 
सहाय्यक 


5, 581, ७४, १७५, 
SE, H, C,MF 


a) B, LV b) D, 
HH 

c)OA,BA, OL, 
BL, OAL , 
BLOA, CP, 
LC, Dw, 
AAV, MDy d) 
MD Involving 


१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी / सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांना त्यांच्या दैनंदिन कामात मदत करणे (उदा. १. अधिकाऱ्यांच्या 
दौर्‍्यांची आखणी व बैठकांचे व्यवस्थापन). २) मुख्य कार्यकारी 
अधिकरी / सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी fess डिक्टेशन 
टंकलिखित करणे. ३) अभ्यांगताळा मदत व माहिती देणे. 
४) आलेले टपाल निर्देशित करणे. ५) कार्यालयीन व्यवस्थापन 
करणे. 


कार्यालयीन काम आहे. 
आवर्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर 
साधने व उपयंत्राच्या मदतीने 
काम करु शकतो. 


उप मुख्य लेखा 
अधिकारी 


5, BN, MF, RW, 
SE, C 


a) B, LV b) D, 
HH c) OA, OL, 
BL, OAL, BLOA, 
BLA, LC, Dw, 
AAV d) MD 
involving (a) to 
(c) above 


आस्थापना खर्च आकस्मित खर्चाची देयके यांच्या wander 
मुख्यालय प्रादेशिक कार्यालय यांची वेतन देयके, रजा प्रवास 
सवलत देयके अतिकालीन भत्ता इतर पुरवणी देयके प्रवासभत्ता 
देयके तपासणी करणे व अदा करणे. संगणक अग्निम विभाग 
तपासणी करणे व अदा करणे. वेतनातून कपात केलेल्या रकमा 
उदा. भ.नि.नि., व्यवसाय कर, आयकर यांचा ताळमेळ करुन 
संबंधित कार्यालयाकडे वर्ग करणे विशेष वैद्यकिय देयक अदा 
करणे. महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे उपदानाचे 
प्रस्ताव तपासणी करुन अदा करणे. महामंडळातील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांचे घरभाड्याचे प्रस्ताव तपासणे, कर्मचारी कल्याण 
निधी व कामगार कल्याण निधी संबंधित कार्यालयाकडे वर्ग करणे. 
मु.ले.अ. व सह मु. ले. अ. यांनी वेळोवेळी सोपविलेली कामे करणे. 


कार्यालयीन काम आहे. 
बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
इतर ठिकाणी जावे लागते. 
आवर्यकतेनुसार सॉफ्टवेअर 
साधने व उपयंत्राच्या मदतीने 
काम करु शकतो. 


4 


शेरा 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 
गट-ब 
| . । विकास 5, RW, H, MF a) 8, LV b) D, | 9) महाव्यवस्थापक (विधी) व्यवस्थापक (विधी) यांचे मार्गदर्शनाखाली | कार्यालयीन काम आहे. 
अधिकारी HH 0 OA, OL,| प्रकरणे तपासणे 2) करारनामा, अंतिम करारनामा यामध्ये | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
BL, OAL, BA, | प्रकरणानुसार दुरुस्तीसह प्रस्ताव तयार करणे ३) भूखंड गहाण | इतर ठिकाणी जावे लागते. 
BL, CP, LC,| ठेवणेबाबत संमतीपत्र देणे व त्रिपक्षीय करारनामाबाबत कार्यवाही | आवश्‍यकतेनुसार 
Dw, AAV ४) आवश्यक तेव्हा न्यायालयात हजर राहणे न्यायालयीन प्रकरणी | सॉफ्टवेअर साधने व 


माहितीचे संकलन, मसूदा तपासणे इ.कामे ५) संचालक मंडळाच्या 
बैठकीबाबतची कामे ६) महाव्यवस्थापक (विधी) व व्यवस्थापक (विधी) 
यांनी दिलेली अन्य कामे. 


७) भुसंपदनाची कामे. 

- १) महामंडळातील वर्ग १ व वर्ग २ कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना 
विषयक/ प्रशासकीय प्रकरणे (उदा. : बदली, खातेनिहाय चौकशी/ 
रजा/ घरबांधणी अग्निम/ प्रवास सवळत/ बढती इ. प्रकरणे). 
2) धोरणात्मक प्रकरणे सादर करणे 3) दळणवळण विषयक 
व्यवस्थापन (उदा. वाहन, दूरध्वनी, बस सुविधा) ४) कार्यालयीन 
किरकोळ खरेदी. ५) कर्मचारी व संघटना यांच्या तक्रारी. ६) 
प्रशासनाने वेळेवेळी सोपविलेली कामे करणे. 

गोपनीय कागदपत्रे. 2) खातेनिहाय चौकशी. 3) अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी. ४ शिस्तभंग विषयक प्रकरणे. ५) प्रशासनाने 
वेळेवेळी सोपविलेली कामे. 


उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


शेरा 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 
2. | उप S, RW, H, MF a) 8, LV ७ 0, 9) महाव्यवस्थापक (विधी) व व्यवस्थापक (विधी) wd) कार्यालयीन काम आहे. 
व्यवस्थापक HH 0 OA, OL, मार्गदर्शनाखाली प्रकरणे तपासणे २) करारनामा, अंतिम करारनामा | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
(कार्मिकी) BL, OAL, 8/, | यामध्ये प्रकरणानुसार दुरुस्तीसह प्रस्ताव तयार करणे ३) भूखंड | इतर ठिकाणी जावे लागते. 
BL, CP, ॥_0, | गहाण ठेवणेबाबत संमतीपत्र देणे व त्रिपक्षीय करारनामाबाबत । आवश्‍यकतेनुसार 
Dw, AAV कार्यवाही ४ आव्यक तेव्हा न्यायालयात हजर राहणे न्यायालयीन | सॉफ्टवेअर साधने व 


प्रकरणी माहितीचे संकळन, मसूदा तपासणे इ.कामे ५) संचालक 
मंडळाच्या बैठकीबाबतची कामे ६) महाव्यवस्थापक (विधी) व 
व्यवस्थापक (विधी) यांनी दिलेली अन्य कामे 


७. भुसंपदनाची कामे. 

-१ महामंडळातील वर्ग १ व वर्ग २ कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक 
/ प्रशासकीय प्रकरणे (उदा. : बदली, खातेनिहाय चौकडी / रजा / 
घरबांधणी अग्निम / प्रवास सवळत / बढती इ. प्रकरणे). २) धोरणात्मक 
प्रकरणे सादर करणे ३) दळणवळण विषयक व्यवस्थापन (उदा. 
वाहन, दूरध्वनी, बस सुविधा) ४) कार्यालयीन किरकोळ खरेदी. 4) 
कर्मचारी व संघटना यांच्या तक्रारी. ६) प्रशासनाने वेळेवेळी 
सोपविलेली कामे करणे. 


१) गोपनीय कागदपत्रे. 2) खातेनिहाय चौकडी. ३) अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी. ४ शिस्तभंग विषयक प्रकरणे. ५) प्रशासनाने 
वेळेवेळी सोपविलेली कामे. 


उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


शेरा 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 
३. । कामगार 5, RW, H, ७, MF a) B,LVb) 19) कामगार कायदे व कारखाने अधिनियम संबंधीत प्रकरणे. | कार्यालयीन काम आहे. 
कल्याण OA,BA, OL,|2) कर्मचारी संघटना यांच्याशी संबंधीत प्रकरणे. ३) विविध | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
अधिकारी BL, 0॥1, | कल्याणकारी योजना राबविणे (उदा. उपाहारगृह, प्रशिक्षण). | इतर ठिकाणी जावे लागते. 
CP, LC, Dw, | ४सांस्कृतिक कार्यक्रम (वर्धापण दिन, राष्ट्रीय सण) खेळ / स्पर्धाचे | तसेच अधिकारी / कर्मचारी 
AAV, MDy, | आयोजन. ५) तक्रार निवारण समिती. ६) प्रशासनाने वेळोवळी | यांच्या करीता विविध 
MD सोपविलेली कामे. ७) क्रिडा सहाय्यक यांच्या कामात मार्गदर्शन | उपक्रम राबवावे लागते. 
करणे. आवश्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 
४. । सहाय्यक 5, ST, W, CL,| D, HH, OA, OL, | म.औ.वि. महामंडळामध्ये इमारती बांधकामासाठी तसेच urban| कार्यालयीन काम आहे. 
वास्तुझास्रज्ञ | MF,RW,SE,C |BL, OAL, Dw, | design प्रकल्पांसाठीची कामे जरी out sourcing ER केली जात | आवश्यकतेनुसार 
AAV, MD असली तरी, त्यांची योग्य ती पडताळणी करण्यासाठी वरिष्ठ | सॉफ्टवेअर साधने व 
वास्तुशास्त्रज्ञांची आव्यकता असते. उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 
५. | सांख्यिकी 5, W, MF, RW,/ a) 8, LV ७) D, | मऔविमचा वार्षिक हिशोब तसेच वार्षिक अहवालासाठी लागणारी | कार्यालयीन काम आहे. 
अधिकारी SE, C HH 0 OA,BA, | माहिती संकलीत करणे. वार्षिक लेख्यासाठी लागणारी माहिती तयार | आवश्‍यकतेनुसार 
OL, BL, OAL, | करणे. दैनंदिन har बुक तपासणे, मु.ले.अ. यांनी सोपविलेली सर्व | सॉफ्टवेअर साधने व 
CP, LC, Dw, प्रकारची कामे करणे . उपयंत्राच्या मदतीने काम 
AAV 0) ASD (७), करु शकतो. 


6) MD 


शेरा 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 
६. | लेखा 5, BN, MF, RW, | 0, HH, OA, BA, । १. म.औ.वि.म. चा वार्षिक हिशेब तसेच वार्षिक अहवालासाठी | कार्यालयीन काम आहे. 
अधिकारी SE,C OL, BL, 081, | लागणारी माहिती संकलीत करणे. वार्षिक लेख्यासाठी लागणारी | आवश्‍यकतेनुसार 
BLOA, BLA,LC,| माहिती तयार करणे. दैनंदिन har बुक तपासणे. अंतर्गत लेख | सॉफ्टवेअर साधने व 


Dw, AAV, MDy 
d) MD 


परिक्षक अधिकारी 

२. प्रशासकीय मान्यतेसाठी आलेले प्रस्ताव तपासणी करणे व 
निविदांची छाननी करणे. तसेच अंतर्गत लेख परिक्षणाचे काम 
पाहणे. 

लेखा अधिकारी (परिव्यय) 

3.WS ७&८, भूविभागाडून भुखंडधारकांचे हस्तांतर, पाटभाडे, 
मुदतवाढ, रक्‍कम परतावा व शेड थकबाकीचे प्रस्ताव तपासणे 
तसेच भूविभागाकडून आलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड 
वितरीत करण्याच्या दराबाबतची प्रकरणे, लिलाव पध्दतीची 
प्रकरणे तपासणे. संबंधित कामाचा रजिस्टर्स ठेवणे. नळजोडणी 
प्रस्ताव वसेच वादांकित नळजोडणी पस्ताव यांची तपासणी करणे. 
जमीनीच्या दराची पडताळणी करणे, होड थकबाकीचे पस्ताव व 
Commercial Account 8. कामे उप महाव्यवस्थापक (परिव्यय) 
यांच्या मार्गदर्शनाखाली करणे. 
मऔविम संबंधत बँक एफडीआर बाबत काम करणे, गुंतवणूक 
संबंधी पत्रव्यवहार करणे, शासनास वार्षिक माहिती देणे. बँक 
रिकन्सिलिएडान संबंधित काम करणे, आस्थापना संबंधिची कामे 
पहाणे. उप मुख्य लेख अधिकारी, आस्थापना यांनी पाठविलेल्या 
कागदपत्रांची छाननी करुन संबंधित कर्मचाऱ्यास देणे. 
कर्मचाऱ्यांकडून कामे वेळेत करुन घेणे. कर्मचाऱ्यांनी 


उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


पाठविलेल्या प्रस्तावांची छाननी करुन उप मुख्य लेखा 
अधिकारी (आ.) यांच्याकडे पाठविणे. तपासणीतून काढलेले 
आक्षेप तयार करणे. अन्य कर्मचाऱ्यांनी तयार केलेले आक्षेप 
तपासून सादर करणे. पूर्वीच्या नोंदविलेल्या आक्षेप व वसूली 
बाबत पाठपुरावा करणे. 

मुंबई प्राधिकरण विभाग, कोकण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या १२ 
विभागीय कार्यालयाचे लेखा परीक्षण व अंतर्गत तपासणी करणे 
त्याचा अहवाल सादर करणे, आलेल्या उत्तरांवर अभ्यास करणे व 
आवरऱ्यकता भासल्यास बंद करणे. मुंबई प्राधिकरण विभागाच्या 
अंतर्गत येणाऱ्या विभागीय कार्यालयाचे मासिक लेख्याचे परीक्षण 
करणे व पोस्टिंग करुन त्यावरीळ आक्षेपाबाबत विभागीय 
कार्यालयांना कळविणे. नागपूर प्राधिकरण विभाग, कोकण विभाग 
व औरंगाबाद विभाग यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या विभागीय 
कार्यालयाचे प्रशासकीय / सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव, 
ठेकेदारांचे दावे यांची तपासणी करणे. विभागाअंतर्गत अहवाल 
टी.बी.सी.ओ. संदर्भात नोंदी तयार करुन त्यांचा ताळमेळ करणे. 
पाण्याचा दर वाढविण्याचा प्रस्तावा आर.सी.एफ. व 
आर.पी.सी.एल. यांचा दरवर्षी पाण्याचा दर निश्चित करणे. मुंबई 
प्राधिकरण विभाग पुणे प्राधिकरणे विभाग व आय.टी.विभाग यांच्या 
अखत्यारीत येणाऱ्या विभागीय कार्यालयाचे प्रशासकिय / सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव, निविदा, नवीन नळजोडणीचे 
प्रस्ताव तसेच वादांकित नळजोडणीचे प्रस्ताव यांची तपासणी 
करणे. शासकीय लेखा परीक्षण संबंधीचा संपूर्ण पत्रव्यवहार करणे 


Go 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


तसेच त्यासंबधीचे रेकार्ड ठेवणे. शासकिय ]ोरे/ आक्षेप संबंधित 
कार्यालयास पाठवून त्यांचेकडून आलेले अभिप्राय शासनास 
सादर करणे शासन संबंधित कामे. 

डब्लु एस ७ व ८ चे पोस्टिंग व महामंडळाच्या लेख्याबरोबर 
ताळमेळ घालून रिपोर्ट काढणे. 

विभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षेचे आयोजन करणे. 

भूविभागाकडून भुखंडधारकांचे हस्तांतर, पोटभाडे, मुदतवाढ, 
रक्‍कम परतावा व aS थकबाकीचे प्रस्ताव तपासणे तसेच 
भूविभागाकडून आलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड वितरीत 
करण्याच्या दराबाबतची प्रकरणे, ford पध्दतीची प्रकरणे 
तपासणे, संबंधित कामाचा रजिस्टर ठेवणे. 

म.औ.वि.म. चा वार्षिक हिशोब तसेच वार्षिक अहवालासाठी 
लागणारी माहिती संकलीत करणे. 

वार्षिक लेख्यासाठी लागणारी माहिती तयार करणे. वार्षिक हिशोब 
तसेच वार्षिक अहवाल संगणकावर तयार करुन तपासणे व छपाई 
करुन घेणे. दैनंदिन कॅश go तपासणे. वरील व्यतिरिक्त 
उप मु.ले.अ. (लेखा), सह मु.ले.अ. व मु.ले.अ. यांनी वेळोवेळी 
सोपविलेली कामे पार पाडणे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागास 
तसेच महाळेखाकार (वाणीज्यिक) यांना महामंडळाच्या खर्चा 
विषयीची माहिती देणे. मऔविमच्या वार्षिक लेखा तयार 
करण्यासाठी माहिती संकळीत करणे. मऔवि महामंडळाचा 
मासिक लेखा तयार करुन घेणे. तसेच त्रैमासिक कामाचा आढावा 
तयार करुन घेणे व तो मंडळाच्या मान्यतेसाठी महामंडळाच्या 


११ 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


संचालक मंडळापुढे ठेवण्यासाठी सादर करणे. ASIDE/CIB 
कामासंबंधीची माहिती संकलीत करणे व त्याचा हिशोब ठेवणे. 
अंदाज समितीने वेळोवेळी विचारलेली माहिती संकलीत करुन ती 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय यांना सादर करणे. 
मुख्यालयातील दैनंदिन कॅश बुक तपासणे. भविष्य निर्वाह निधीचे 
कामकाजावर देखरेख ठेवणे व करुन घेणे. प्रशासकीय प्रासंगिक 
खर्चाच्या देयकांची तपासणी करुन आदा करण्यासाठी कार्यवाही 
करणे. 


अंतर्गत लेखा 
परिक्षक 
अधिकारी 


5, BN, MF, RW, 
SE, C 


D, HH, OA, BA, 
OL, BL, OAL, 
BLOA, BLA, LC, 
Dw, AAV, MDy 
d) MD 


, म.औ.वि.म. चा वार्षिक हिशोब तसेच वार्षिक अहवालासाठी 


लागणारी माहिती संकलीत करणे. वार्षिक लेख्यासाठी लागणारी 
माहिती तयार करणे. दैनंदिन केश बुक तपासणे. 
अंतर्गत लेख परिक्षक अधिकारी 


२. प्रशासकीय कामासंबंधाने आलेले प्रस्ताव तपासणी करणे व 


निविदांची छाननी करणे. तसेच अंतर्गत लेख परिक्षणाचे काम 
पाहणे. 


लेखा अधिकारी (परिव्यय) 
3.WS ७&८, भूविभागाडून भुखंडधारकांचे हस्तांतर, पोटभाडे, 


मुदतवाढ, रक्‍कम परतावा व शेड थकबाकीचे प्रस्ताव तपासणे 
तसेच भूविभागाकडून आलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड 
वितरीत करण्याच्या दराबाबतची प्रकरणे, fora पध्दतीची 
प्रकरणे तपासणे. संबंधित कामाचा रजिस्टर्स ठेवणे. नळजोडणी 
प्रस्ताव तसेच वादांकित नळजोडणी प्रस्ताव यांची तपासणी करणे. 
जमीनीच्या दराची पडताळणी करणे, WAS थकबाकीचे प्रस्ताव व 


कार्यालयीन काम आहे. 
आवर्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


१२ 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


Commercial Account इ. कामे उप महाव्यवस्थापक (परिव्यय) 
यांच्या मार्गदर्शनाखाली करणे. 

मऔविम संबंधत बँक एफडीआर बाबत काम करणे, गुंतवणूक 
संबंधी पत्रव्यवहार करणे, शासनास वार्षिक माहिती देणे. बँक 
रिकन्सिळिएडान संबंधित काम करणे, आस्थापना संबंधिची कामे 
पहाणे. उप मुख्य Sal अधिकारी (आ)) यांनी पाठविलेल्या 
कागदपत्रांची छाननी करुन संबंधित कर्मचाऱ्यास देणे. 
कर्मचाऱ्यांकडून कामे वेळेत करुन घेणे. कर्मचाऱ्यांनी 
पाठविलेल्या प्रस्तावांची छाननी करुन उप मुख्य लेखा 
अधिकारी (आ.) यांच्याकडे पाठविणे. तपासणीतून काढलेले 
आक्षेप तयार करणे. अन्य कर्मचाऱ्यांनी तयार केलेले आक्षेप 
तपासून सादर करणे. पूर्वीच्या नोंदविलेल्या आक्षेप व वसूली 
बाबत पाठपुरावा करणे. 

मुंबई प्राधिकरण विभाग, कोकण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या १२ 
विभागीय कार्यालयाचे लेखा परीक्षण व अंतर्गत तपासणी करुन 
त्याचा अहवाल सादर करणे, आलेल्या उत्तरांवर अभ्यास करणे व 
जरुर पडल्यास बंद करणे. मुंबई प्राधिकरण विभागाच्या अंतर्गत 
येणाऱ्या विभागीय कार्यालयाचे मासिक लेख्याचे परीक्षण करणे व 
पोस्टिंग करुन त्यावरील आक्षेपाबाबत विभागीय कार्यालयांना 
कळविणे. नागपूर प्राधिकरण विभाग, कोकण विभाग व 
औरंगाबाद विभाग यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या विभागीय 
कार्यलयाचे प्रशासकीय / सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव, 
ठेकेदारांचे दावे यांची तपासणी करणे. विभागाअंतर्गत अहवाल 


१३ 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


टी.बी.सी.ओ. संदर्भात नोंदी तयार करुन त्यांचा ताळमेळ करणे. 
पाण्याचा दर वाढविण्याचा प्रस्तावा आर.सी.एफ. व 
आर.पी.सी.एल. यांचा दरवर्षी पाण्याचा दर निश्चित करणे. मुंबई 
प्राधिकरण विभाग पुणे प्राधिकरणे विभाग व आय.टी.विभाग यांच्या 
अखत्यारीत येणाऱ्या विभागीय कार्यालयाचे प्रशासकिय / सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव, निविदा, नवीन नळजोडणीचे 
प्रस्ताव तसेच वादांकित नळजोडणी प्रस्ताव यांची तपासणी करणे. 
शासकीय लेखा परीक्षण संबंधीचा संपूर्ण पत्रव्यवहार करणे तसेच 
त्यासंबधीच रेकॉर्ड ठेवणे. शासकिय शोरे/ आक्षेप संबंधित 
कार्यालयास पाठवून त्यांचेकडून आलेले अभिप्राय शासनास 
सादर करणे शासन संबंधित कामे. 

डब्लु एस ७ व ८ चे पोस्टिंग व महामंडळाच्या लेख्याबरोबर 
ताळमेळ घालून रिपोर्ट काढणे. 

विभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षेचे आयोजन करणे. 

भूविभागाकडून भुखंडधारकांचे हस्तांतर, पोटभाडे, मुदतवाढ, 
रक्‍कम परतावा व aS थकबाकीचे प्रस्ताव तपासणे तसेच 
भूविभागाकडून आलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड वितरीत 
करण्याच्या दराबाबतची प्रकरणे, fora पध्दतीची प्रकरणे 
तपासणे, संबंधित कामाचा रजिस्टर ठेवणे. 

म.औ.वि.महामंडळाचा वार्षिक हिशोब तसेच वार्षिक अहवालासाठी 
लागणरी माहिती संकलीत करणे. 

वार्षिक लेख्यासाठी लागणारी माहिती तयार करणे. वार्षिक हिशोब 
तसेच वार्षिक अहवाल संगणकावर तयार करुन तपासणे व छपाई 


१४ 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


करुन घेणे. दैनंदिन कॅश बुक तपासणे. वरील व्यतिरिक्त 
ST ASS. (लेखा), सह मु.ले.अ. व मु.ले.अ. यांनी वेळोवेळी 
सोपविलेली कामे पार पाडणे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागास 
तसेच महाळेखाकार (वाणीज्यिक) यांना महामंडळाच्या खर्चा 
विषयीची माहिती देणे मऔवि महामंडळाचा वार्षिक लेखा अहवाल 
तयार करण्यासाठी माहिती संकळीत करणे. मऔविमचा मासिक 
लेखा अहवाल तयार करुन घेणे तसेच त्रैमासिक कामाचा आढावा 
तयार करुन घेणे व तो मंडळाच्या मान्यतेसाठी महामंडळाच्या 
संचालक मंडळापुढे ठेवण्यासाठी सादर करणे ASIDE/CIB 
कामासंबंधीची माहिती संकलीत करणे व त्याचा हिशोब ठेवणे. 
अंदाज समितीने वेळोवेळी विचारलेली माहिती संकलीत करुन ती 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय यांना सादर करणे. 
मुख्यालयातील दैनंदिन कॅश बुक तपासणे. भविष्य निर्वाह निधीचे 
कामकाजावर देखरेख ठेवणे व करुन घेणे. प्रशासकीय प्रासंगिक 
खर्चाच्या देयकांची तपासणी करुन आदा करण्यासाठी कार्यवाही 
करणे. 


सहाय्यक 
अभियंता 
(स्थापत्य) 


5 , ST, W, BN, 
MF, RW, SE, H, 
C 


D, HH, OA, BA, 
OL, BL, Dw, 
AAV, MD 


., उप विभागातील बांधकामाचे सर्वेक्षण करुन आराखडे तयार करणे 


व खर्चाचे अंदाजपत्रक मंजूरीसाठी तयार करणे. 


. उप विभागा अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रातील देखभाल व दुरुस्ती 


संदर्भातील कामावर देखरेख ठेवणे. 


३. उप अभियंता यांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे. 


कार्यालयीन काम आहे. 
आवश्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


१५ 


दिव्यांग पदांची शेरा 
अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 
९. । सहाय्यक 5, ST, W, 8१, | 0, HH, OA, BA, | १. उप विभागातील बांधकामाचे सर्वेक्षण करुन आराखडे तयार करणे | कार्यालयीन काम आहे. 
अभियंता KC, MF, RW,/OL, BL, Dw,| व खर्चाचे अंदाजपत्रक मंजूरीसाठी तयार करणे. आवश्यकतेनुसार 
(feat SE, H, C AAV, MD . उप विभागा अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रातील देखभाल व दुरुस्ती | सॉफ्टवेअर साधने व 
संदर्भातील कामावर देखरेख ठेवणे. उपयंत्राच्या मदतीने काम 
. उप अभियंता यांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे. करु शकतो. 
अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
गट-क 
: . | कनिष्ठ 5 , ST, W, BN, | D, HH, OA, BA, | 9. उप विभागातील बांधकामाचे सर्वेक्षण करुन आराखडे तयार करणे | कार्यालयीन काम आहे. 
अभियंता MF, RW, 9८, , | 0_, BL, Dw,| व खर्चाचे अंदाजपत्रक मंजूरीसाठी तयार करणे. आवर्यकतेनुसार 
(स्थापत्य) C AAV, MD . उप विभागा अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रातील देखभाल व दुरुस्ती | सॉफ्टवेअर साधने व 
संदर्भातील कामावर देखरेख ठेवणे. उपयंत्राच्या मदतीने काम 
. उप अभियंता यांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे. करु शकतो. 
२. | कनिष्ठ 5, ST, W, BN, | 0, HH, OA, BA, १) उप विभागातील बांधकामाचे सर्वेक्षण करुन आराखडे तयार | कार्यालयीन काम आहे. 
अभियंता KC, MF, RW,SE,}OL, BL, Dw, करणे व खर्चाचे अंदाजपत्रक मंजूरीसाठी तयार करणे. आवर्यकतेनुसार 
(विवयां) H,C AAV, MD 2) उप विभागा अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रातील देखभाल व दुरुस्ती | सॉफ्टवेअर साधने व 
संदर्भातील कामावर देखरेख ठेवणे. उपयंत्राच्या मदतीने काम 
३) उप अभियंता यांनी वेळोवेळी नेमून दिलेली कामे. करु शकतो. 


१६ 


अ.क्र | पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
३. | सहाय्यक 5, ST, W, 8५९, | 8 8, LV ७ 0, | १ धोरणात्मक बाबींचे प्रस्ताव सादर करणे. 2) बदली / बढती /| कार्यालयीन काम आहे. 
RW, SE, H, ७ HH 0 OA, BA, | नियुक्‍ती प्रकरणे हाताळणे. 3) प्रतिनियुक्ती. ४) घरबांधणी अग्निम. ५) | आवश्यकतेनुसार 
BL, OL, OAL, कर्मचाऱ्यांचा अतिकालीन भत्ता. ६ एन. एम. आर. कर्मचाऱ्यांच्या | सॉफ्टवेअर साधने व 
CP, LC, Dw, | बाबतीत येणारी प्रकरणे. ७ भाविष्य निर्वाह निधी अग्निम प्रकरणे. ८) । उपयंत्राच्या मदतीने काम 
AAV, |॥॥)५/ d) | शौक्षणिक भत्ता / टंकळेखन भत्ता व इतर भत्ते. ९) वाहन अग्निम / बॅग | करु शकतो. 
ASD (M, MoD), | अग्निम / संगणक अग्निम. १० अधिकारी / कर्मचारी अर्जित / 
SLD, MI 8 MD | वैद्यकीय/ नैमित्तक रजा / प्रवासभत्ता सवळत / गोपणीय अहवाल / 
involving (a) to | अनुशेष / अनुकंपा प्रकरणे. 
(त) above 
४. | लघुलेखक |S, ST, W, ३५, | 8, LV, 0१, OL, | लघुटंकलेखन करणे व वैयक्तिक नस्ती सांभाळणे यांनी दिळेळी कामे | कार्यालयीन काम आहे. 
(उच्चश्रेणी) =| SE,H,C BL, OAL, CP,) करणे व वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे, गोपनीय | आवश्यकतेनुसार 
LC, Dw, AAV , | पत्रव्यवहार करणे. सॉफ्टवेअर साधने व 
ASD (M), MD उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 
५. | लघुलेखक |S, ST, W, ३१५५, | 8, (४, 0१, OL, | लघुटंकलेखन करणे व वैयक्तिक नस्ती सांभाळणे यांनी दिलेली कामे | कार्यालयीन काम आहे. 
(निम्नश्रेणी) ।9८, ५, C BL, OAL, ७>, | करणे व वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे, गोपनीय | आवश्यकतेनुसार 
LC, Dw, AAV , | पत्रव्यवहार करणे. सॉफ्टवेअर साधने व 
ASD (M), MD उपयंत्राच्या मदतीने काम 


करु शकतो. 


१७ 


अ.क्र | पदनाम शारिरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
६. | लघु 5, ST, W, L, MF, | 98, LVb) -० | 9) कार्यालयीन आदेझ्ानुसार लघुटंकलेखनाची कामे करणे. २) | कार्यालयीन काम आहे. 
टंकलेखक | RW, 9६, न, OA, OL, BL, | वरीष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली कामे करणे. आवर्यकतेनुसार 
OAL, CP, LC, सॉफ्टवेअर साधने व 
Dw, AAV 0) ASD उपयंत्राच्या मदतीने काम 
(M), MD करु शकतो. 
७. | रोखपाल 5, W, MF, ३॥//, | OA, OL, BL, | महामंडळाचे बँकेचे व्यवहार पाहणे, धनादेश काढणे, रोख रक्कमेचे | कार्यालयीन काम आहे. 
SE,H,C CP, LC, Dw, | वाटप करणे , haga लिहिणे, आकार चलन भरणा करणे आवर्यकतेनुसार 
AAV, ASD (७), सॉफ्टवेअर साधने व 
MD उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 
८. । स्वागतकार |S, ST, W, 8९, _, | LV, OA, BA, OL, | १ ई.पी.ए.बी.एक्स. उपकरणांची देखभाल. २) आलेले दूरध्वनी | कार्यालयीन कामकाज आहे. 
KC, MF, RW, 9८, । OAL, CP, Dw, | संबंधितांना देणे व निर्देशानुसार दूरध्वनी जोडून देणे. | कार्यालयास भेट देणाऱ्या 
@) AAV, ASD (M, | 3) दूरध्वनीबाबतच्या तक्रारींची नोंद / निराकरण. ४) फॅक्सची | अभ्यांगताचे स्वागत करावे 
MoD), MD देखभाल. लागते तसेच दुरध्वनी 


चालकाचेही काम पहावे 
लागते. आवड्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


१८ 


अ.क्र | पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
९. । सहाय्यक 5, ST, W, 8१, | LV, OA, BA, | १) महामंडळाची प्रसिध्दीबाबत सर्व कामे 2) महामंडळाच्या विविध | कार्यालयीन काम आहे. 
जनसंपर्क RW, SE, H, C,/OL, OAL, CP, कार्यालयाकडून शासकीय कार्यालयाकडून प्रकल्प धोरणाबाबत | आवश्यकतेनुसार 
अधिकारी MF 10, Dw, | माहिती संकलीत करुन प्रसिध्द करणे 3) सर्व कार्यालयांना नोंदवहीचे | सॉफ्टवेअर साधने व 
AAV,MDy ,/5॥) | वाटप करणे 8 प्रदर्शन संदर्भातील कामे ५) शासकीय निर्णय, नियम, | उपयंत्राच्या मदतीने काम 
(M, MoD, MD धोरणात्मक निर्णय, यासर्व बाबतची माहिती गोळा करणे व पी.आर. | करु ठाकतो. 
एजन्सींना सादर करणे ६) पुस्तिका मुद्रण Yow तपासणे. 
। ०. | भूमापक S,, ST, W, MF,|OA, OL, LC, १ फलकयंत्र मोजणी २) औद्योगिक क्षेत्र जलवाहिनी, जोड रस्ते, | कार्यालयीन काम फारच 
RW, SE, H,C Dw, AAV,MD । जलनिःसारण योजना यांचे सिमांकन करणे. ३) जागेवरील | et प्रमाणात असून 
वस्तुस्थितीचा अहवाल सादर करणे. ४) नकाशे, गावनकाडो यांचे | वारंवार औद्योगिक क्षेत्राला 
अनुरेखन करणे ५) भूखंडाचे क्षेत्र फळ काढणे व ताबा देणे - घेणे भेटी देऊन भूखंडाचा 
६) संयुक्‍त मोजणी कामी महामंडळाचा प्रतिनिधी म्हणून हजर राहणे | अहवाल सादर करावा 
७) अतिक्रमणाबाबत अहवाल सादर करणे. ८) भू-संपादनाबाबत | लागतो. 
विविध माहिती शासकीय कार्यालयाकडून प्राप्त करणे ९) भूखंडाचे 
हस्तांतर मुदतवाढ,अंतिम करार, भाडेकरुन - पोटभाडेकरु इ. 
कामाच्या वेळी वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करणे. 
| १. | वरिष्ठ 5, ST, W, MF,|D, HH, OA, OL, | १ महामंडळाच्या प्रकल्प / कार्याबाबत जाहिरातीचा सी.डी तयार | कार्यालयीन काम आहे. 
चित्रकार RW,SE,H, C OAL, CP, LC,| करणे 2 दुरदर्शन फिल्मसाठी आरखडा तयार करणे 3) विविध 
Dw, AAv, SLD, | जाहिरातींची रुपरेखा तयार करणे ४) वार्षिक अहवालाचे मुखपृष्ठ 
MI, MD मलपृष्ठ तसेच अंतर्गत सजावट 4) माहिती पुस्तिकाचे आरेखन ६) 


नियतकालिकाकरीता आवश्‍यक छायाचित्रण करणे. 


१९ 


अ.क्र | पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
१२. | अनुरेखक 5, ST, W, BN, L, | A) 0, HH b) OA, | १ ट्रेसिंग करणे २) ट्रेसिंग रजिस्टर तयार करणे. ३) अमोनिया fed | कार्यालयीन काम आहे. 
MF OL, CP, (0, | कलरिंग, कटींग फोल्डींग करणे. ४) आरेखने शाईने चितावणे. | आवश्‍यकतेनुसार 
Dw, AAVc) ASD | ५) स्टॅटीस्टिकल इन्फर्मेशन पाठविणे. ६) कंम्पिळशन gistd| | सॉफ्टवेअर साधने व 
(M), ID, SLD, Ml) | आरेखन करणे. उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 
१३. | वरिष्ठ 5, ST, W, BN, | 0, HH, OA,BA, | उप मु.ले.अ. यांचे मार्गदशानाने पाणी देयके व त्यावर आधारीत अन्य | कार्यालयीन लेखे हिशेब 
लेखापाल RW, SE, H, ७, | 0_, BL, OAL, | बाबी रजिस्टर मधील नोंदी तपासणी, तपासणीद्वारा निदर्शनास | ठेवणचे काम आहे. 
MF CP, LC, Dw, | आलेले आक्षेप नोंदवून संबंधिताना कळविणे, ५० लाखावरील | आवश्‍यकतेनुसार 
AAV, MDy | कामांच्या अंतिम देयकांचे लेखा परीक्षण करुन Ger अधिकारी | सॉफ्टवेअर साधने व 
ASD, यांच्याकडे सादर करणे विभागाअंतर्गत अहवाल टी.बी.सी.ओ. | उपयंत्राच्या मदतीने काम 
संदर्भात नोंदी तयार करुन त्यांचा ताळमेळ करणे. भांडवली | करु शकतो. 
अर्थसंकल्प तसेच सुधारीत अर्थसंकल्प तयार करणे. प्रत्येक 
महिन्याचा प्रगती अहवाल तयार करुन सचिव (उद्योग) यांचेकडे सादर 
करणे सर्व विभागीय कार्यालयातून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या 
गोषवाऱ्याचा ताळमेळ करुन माहिती तयार करणे दरवर्षी 
अंदाजपत्रकीय पुस्तक बनवणे व छापून घेणे. 
१४. | वाहनचालक |S, ST, BN, ७, q) जड व हलके वाहने Dee. 2) वाहनांची नियमित देखभाळ | जड व हलके वाहने 
MF, RW, SE, प, करणे 3) वाहनचालक या दृष्टीकोनातून वरिष्ठांनी सांगितलेली सर्व | चालविणे. 
७, L, PP. कामे वेळच्या वेळी करणे ४ नियमितपणे लॉग बुक लिहिणे. 


५) वाहनात बिघाड झाल्यास दुरुस्ती करणे. 


२० 


अ.क्र | पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
१५. | विजतंत्री 5, ST, W, BN, L, | ७, HH,MD, OL | 9) सर्व विजेच्या उपकरणाची देखभाल करणे २) पंप हाऊसमध्ये | विजेच्या उपकरणांची 
KC, PP, MF, SE विजेची उपकरणे बसविणे 3) महामंडळाच्या सदनिकेचे वायरिंग तसेच | देखभाल व दुरुस्तीची कामे 
रस्त्यावरील दिव्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे ४) पंपसेट / लॉगबुकची | करावी लागतात. 
देखभाल करणे ५) संबंधित कागदपत्रे तयार करणे व साभाळणे ६) 
पाणी पुरवठा केंद्रातील विद्युत / यांत्रिकी यंत्रणेची दैनंदिन देखभाल 
करणे ७ मासिक व इतर अहवाळ तयार करणे ८) सहाय्यक 
अभियत्यांस पाणी पुरवठा केंदाच्या कामासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या 
साहित्याचा अहवाल देणे ९) तातडीचे कामे प्रथम करणे पुर्वनियोजित 
अथवा आकस्मिक पाणी पुरवठा बंद वगैरेसाठीच्या अवजारांचे हिशोब 
ठेवणे. 
१६. | पंपचाळक छा, W, BN, MF, | 0, HH,OA ,OL, | १) पंप हाऊस देखभाल, लॉग बुक fee rising main वरील मीटर | पंप हाऊस मधील विदयुत 
(श्रेणी - २) SE CP, LC, Dw, | रिडींग लिहिणे 2 विजतंत्रिस मदत करणे 3) देखभालीच्या कामासाठी | उपकरणांची देखभाळ व 
॥/१/,/॥७0 (५, | लागणारी अवजारे / हत्यारे यांच्या हिशोब ठेवणे ४) वेळोवेळी विजेच्या | दुरुस्ती करावी लागते. 
MoD), MD मीटरची नोंदणी करणे ५) पंप / मोटर्स यांची वेळच्या वेळी निगा 


राखणे. ६) पंप हाऊस व त्यांसळग्न परिसर स्वच्छ व टापटीप राहिल 
यांची काळजी घेणे ७ रासायनिक निःसारण केंद्रावर येणाऱ्या 
रसायनमिश्रीत पाण्याची पी.एस. (आम्लता) तपासणी व त्याची नोंद 
ठेवणे ८) वरील नोदींचा अहवाल वेळोवेळी कार्यालयात उपलब्ध 
करुन देणे ९) पंप व्यवस्थित चाळू ठेवणे. १०) पंप / मोटर य व पॅनल 
बोर्ड यातील झालेला बिघाड ताबडतोब वरिष्ठांच्या नजरेस आणणे व 
त्याची लॉगबुकमध्ये नोंद ठेवणे. 


२१ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
१७. | जोडारी 5, ST, W, 8५९, | 0, HH,OA, OL, | 9) जलवाहिन्याची नियमित देखभाळ करणे व पाण्याच्या गळती वर | जलवाहिन्यांची नियमित 
RW, SE, H, ७ OAL, CP, LC, | नियंत्रण ठेवणे 2) पाईप लाईन फुटली असल्यास त्वरीत साईट वर | देखभाल व दुरुस्ती करावी 
Dw, AAV 0 ASD | जाऊन दुरुस्त करणे ३) मिटर रिडर / तांत्रिक सहायक यांना नवीन | लागते. 
(M), ID, MD मिटर बसवताना मदत करणे ४) वरिष्ठांच्या आदेशानुसार पाण्याची 
जोडणी / तोडणे व दुरुस्तीचे कामे याबद्दल वेळच्यावेळी अहवाल 
सादर करणे ५) अनधिकृत जोडण्या होणार नाहीत यावर लक्ष ठेवणे 
६) एअर व्हॉल, स्लुईस व्हॉल, बटर फ्लाय व्हॉल, वॉश आऊट, 
एक्सापानशन जॉईन्टस्‌ या सर्वांची देखभाल व दुरुस्ती करणे ७) पाणी 
पुरवठ्याबाबत येणाऱ्या तक्रारीबाबत प्राथम्याने निराकरण करणे. 
अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
गट-ड 
| , ।खानसामा ST, W, BN, ।, | 8 LV b) 0, HH ०0 | 9) विश्रामगृहात त्यांना ठरवून दिलेल्या पाळीमध्ये, सतत उपस्थित आवश्यकतेप्रमाणे चहा / 
MF, SE, ७ OL, BL, CP, LC, | असले पाहिजे. 2) आवऱयकतेप्रमाणे चहा / कॉफी, नास्ता, जेवण | कॉफी, नास्ता, जेवण इ. 


Dw, AAV d) ASD 
(M, MoD), ID, e) MD 


इ. तयार करणे. ३) स्वयंपाकगृह भांडी व इतर वस्तू सांभाळणे. 
४) विश्रामगृहात येणाऱ्या व्यक्तींशी सौजन्याने बोलणे व वागणे. 
५) विश्रामगृहात येणाऱया व्यक्तींकडे नोंदणी वही सादर करुन 
त्यांचेकडून विश्रामगृहात राहण्याचे पैसे घेऊन पावती देणे आणि 
त्याचा कार्यालयात भरणा करणे. 


तयार करावे लागते. 


२२ 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
२. | शिपाई S,ST,W,BN, L, | a) B, LV b) 0, HH) | आवक - जावक टपालाचे वाटप व वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनांचे कार्यालयाची देखभाल 
KC,PP,MF,SE | OL, OAL, CP, LC, | पालन करावे. तसेच कार्यालयीन दालनांची देखरेख करणे. करावी लागते. तसेच 
Dw, AAV d) ASD आवक जावक टपालाचे 
(५, MoD), ID, SLD, वाटप करावे लागते. 
MI 8) MD involving 
(a) to (d) above 
३. | मदतनीस S,ST,W,BN, L, | a) B, LVb) ०, HH c) | 9) आवऱ्यकतेनूसार कार्यालयाची देखभाल करणे व वरीष्ठांनी | कार्यालयाची देखभाल 
KC,PP,MF,SE ।01_, OAL, CP, LC, | वेळोवेळी सुचविलेली कामे करणे. करावी लागते. जोडारी, 
Dw, AAV d) ASD | २ औद्योगिक क्षेत्रातील पाईप लाईन देखभाल दुरुस्तीचे व | पंपचाळक यांना सहाय्य 
(M, MoD), ID, SLD, | आवश्‍यकता असल्यास खोदकाम करणे. करावे लागते. 
MI e) MD involving | 3) कार्यालयीन आवाराची साफ-सफाई करणे. 
(a) to (d) above 
४. | हमाल S,ST,W,BN, ।, | a) B, LVb) D, HH c) | 9) आवश्यकतेनुसार कार्यालयातील सामानाची ने- आण करणे. | कार्यालयाची देखभाल 
KC,PP, MF,SE | OL, OAL, CP, LC, | 2) वरीष्ठांनी वेळोवेळी सुचविलेली कामे करणे. करावी लागते. जोडारी, 
Dw, AAV d) ASD पंपचालक यांना सहाय्य 
(M, MoD), ID, SLD, करावे लागते. 
MI 8) MD involving 
(a) to (d) above 
५. | दप्तरी S,St,W, BN B,LV कार्यालयातील दप्तराची नोंदी ठेवणे, व वरिष्ठांनी वेळोवेळी | कार्यालयीन काम. 


सुचविलेली कामे. 


RRKKKEREREREREREEE 


२२ 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 


शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग निर्णय क्र. दिव्यांग २०१९/ (प्र.क्र २५१/ दि.क.-२/दि. ०२ फेब्रुवारी,२०२१ नुसार दिलेल्या आदेशास 


अनुसरुन केंद्र शासनाने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या यादीनुसार ज्या पदाची कर्तव्य व TSIM व कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासनाच्या 


सेवेतील Veal समान आहेत san पदाची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे महामंडळाच्या आस्थापनेवर आहे. अशी पदे 


दिव्यांगाकरीता सुनिश्चित करण्यात आलेली आहेत त्या पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या व कामाचे स्वरुप इत्यादी. 


परिशिष्ठ- ब 
अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
गट-अ 
| . | महाव्यवस्थापक |S, BN, MF, RW, | 80, HH महामंडळामध्ये जबाबदारी केंद्र संकल्पनेनुसार अर्थसंकल्प नियंत्रण | कार्यालयीन काम आहे. 

(परिव्यय आणि | SE, ७, 0) OA, BA, 0_, | यंत्रणा चाळू करुन तीची अंमलबजावणी करणे महामंडळाच्या | आवश्‍यकतेनुसार 
वित्त तथा BL, OAL, | जमिन विक्रिचे पाणी पुरठ्याचे तसेच सेवा शुल्क इत्यादी द्वारे | सॉफ्टवेअर साधने व 
अतिरिक्त मुख्य BLOA, BLA, LC, | महामंडळ जो महसूल वसूल करते. त्याबातचे दर ठरविण्यासाठी | उपयंत्राच्या मदतीने काम 
लेखा Dw, AAV प्रस्ताव तयायर करणे, महामंडळामध्ये निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत । करु शाकतो. 
अधिकारी) c)MD involving | अनुष्युत असलेली माहिती संकलित करुन ती योग्य यंत्रणेला योग्य 


वेळी पाठविणे, कामाच्या आर्थिक मुल्यमापन करुन कार्यक्रम 
अंदाजपत्रकीय तफावतीचे विश्लेषण करुन त्याबाबतचा अहवाल 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करणे सर्व खरेदी विक्री 
संदर्भातील लेखा व वित्त विभागाच्या सर्व शाखांकडून आलेले रु. ५० 
लाखापेक्षा जास्त रक्कमेचे प्रस्ताव अति. मुख्य लेखा अधिकारी यांचे 
मार्फत मुख्य लेखा अधिकारी यांकडे सादर केले जाते. अभियांत्रिकी 


२४ 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अंदाज पत्राकाची छाननी 
करण्याबाबतची व संबंधीत उप मुख्य लेखा अधिकाऱ्याने संकलीत 
केलेल्या त्याबाबतच्या प्रकरणाची छाननी करण्याचे संपुर्ण अधिकारी 
अंदाजपत्रक विषयक सर्व माहिती शासनास सादर करणे त्याचप्रमाणे 
संचालक मंडळापुढे सादर करणे महामंडळाचा ताळेबंध तयार करणे 
महालेखापाल यांच्या आक्षेपाना उत्तरे तयार करणे याबाबतचा 
आवर्यक समन्वय ठेवणे SEZ ASIDE चा अर्थिक मेळ ठेवणे. 


महाव्यवस्थापक 
(विधी) 


5, ST, W, BN, 
RW, SE, H, C 


a) B, LV b) HH c) 
(38, Ol) (BE, 
OAL, LC, Dw, 
AAV d) MD 
involving (a) to 
(d) above 


१) विभागप्रमुख म्हणून महामंडळाचे कायदेविषयक बाबींची संपुर्ण 
जबाबदारी २) न्यायालयीन प्रकरणामध्ये महामंडळातर्फे बाजू 
मांडणेबाबत कार्यवाही करणे व महामंडळाचे ळेखी जबाबाची 
तपासणी करणे ३) महामंडळाचे संचालक मंडळाच्या बैठकीबाबतची 
कामे - बैठकीच्या जागेचे आरक्षण व्यवस्था करणे निमंत्रण / 
कार्यसुची / इतिवृताची माहिती संबंधित विभागास कार्यवाहीसाठी 
कळविणे ४) न्यायालयीन कामासाठी वकीलांची नियुक्तीबाबत 
प्रकरणे हाताळणे त्याच्या मोबदल्याबाबत कार्यवाही करणे आणि 
त्यानां कागदपत्राची उपलब्धतेबाबत व्यवस्था करणे ५) विविध 
प्रकरणे करारनाम्याने मसुदे तयार करणे / तपासणी करुन आवश्‍यक 
दुरुस्ती सुचवणे इ. ६) विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या 
कामावर देखरेख ठेवणे ७) विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांचे 
आस्थापनेबाबताची कामे ८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेले 
अन्य कामे. 


कार्यालयीन व 
न्यायाळयीन काम आहे. 
बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
मंत्रालय व इतर ठिकाणी 


जावे लागते. 
आवश्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने व 


उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


२५ 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


महाव्यवस्थापक 
(वसाहत 
व्यवस्थापन) 


5, ST, W, BN, 
RW, SE, HC, 


a) B, LV b) D, 
HH c) OA, OL, 
BL OAL, GP; 
LC, Dw, AAV d) 
ASD, SLD, MI e) 
MD involving (a) 
to (d) above 


१) महामंडळासाठी अधिसुचीत करणेत आळेळलया जमिनी व प्रत्यक्ष 
ताब्यात आलेल्या जमिनी यांचा सबंधीत प्रादेशिक कार्यालयामार्फत 
मेळ घऊन सर्व सबंधित 0/92 उतऱ्यावर योग्य ती दुरुस्ती करवून 
घेणे २) प्रादेशिक कार्यालये व जिल्हा उद्योग केंद्रास भेट देऊन 
नियमित तपासणी करणे 3) महामंडळातील सर्व जमिनींचा मेळ घेणे 
व नवीन शहर विकास योजनांशी समन्वय साधणे ४ महामंडळाचे 
शेड्स गाळे इत्यादी चे वसुलीबाबत पर्यवेक्षण करणे ५) भूसंपादन 
विभागातील अधिकाऱ्याचे विरुध्दप्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची चौकशी 
करणे. 


कार्यालयीन काम आहे. 
बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
मंत्रालय व इतर ठिकाणी 
जावे लागते. 
आवर्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


महाव्यवस्थापक 
(मावतं) 


5, ST, W, RW, 
5६८, ॥, ७, MF 


a) 8, LV b) D, 
HH c) OA,BA, 
Ol: 1531... EG, 
Dw, AAV d) 
SLD, MI e) MD 
involving (a) to 
(d) above 


१) संपुर्ण महाराष्ट्रातील माहिती व तंत्रज्ञान विभागासाठी भूसंपादन 
करणे २) संबंधित प्रादेशिक अधिकाऱ्याकडे पाठपुरवठा करणे 3) 
भूखंड वाटप ते अंतिम करानाम्यापर्यंत सर्व सोपस्कार पुर्ण करणे ४ 
वरीष्ठांनी वेळोवेळी दिलेली कामे पुर्ण करणे 


कार्यालयीन काम आहे. 
बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
मंत्रालय व इतर ठिकाणी 
जावे लागते. 
आवश्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


२६ 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


प्रादेशिक 
अधिकारी 


5, 51, AWC 


A)B, LV ७) D, 
HH c) OA, BA, 
OL, BL, OAL, 
BLOA, BLA, 
(>, EC, DW; 
AAV, MDy d) 
MI 

e)MD _ involving 

(a) to (d) above 


१) महामंडळातील वर्ग १ व वर्ग 2 अधिकाऱ्यांच्या आस्थापना 
विषयक/ प्रशासकीय/ कामगार कल्याण विषयक प्रकरणे (उदा : 
बदली/ बढती/ खातेनिहाय चौकशी/ रजा इ. प्रकरणे). २) अनुऱोष / 
गोपणीय अहवाल/ संघटना यांच्या तक्रारी. 3) आस्थापना अधिकारी, 
उप व्यवस्थापक (कार्मिकी), कामगार कल्याण अधिकारी यांच्या 
कामावर देखरेख ठेवणे. ४) प्रशासनाने वेळोवेळी सोपविलेली कामे. 
५) अधिकारी संघटना यांची तक्रार/ निवेदन यावर योग्य ती 
कार्यवाही करणे. ६) धोरणात्मक प्रकरणे सादर करणे. ७ घाऊक 
स्टेशनरी / लेखन सामुग्री यांची खरेदी विषयक प्रकरणे. 

प्रादेशिक अधिकारी म्हणून भुसंपादनाचे कामे, भुखंड वाटपाचे व 
गहाण खताचे कामे करणे. 


कार्यालयीन काम आहे. 
बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
मंत्रालय व इतर ठिकाणी 
जावे लागते. 
आवश्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


व्यवस्थापक 
(भूमी) 


5, 51, १७//, (८ 


A)B, LV ७) D, 
HH c) OA, BA, 
OL; BL,-OAL, 
BLOA, BLA, 
(>, JEG. DW. 
AAV, MDy d) 
MI 

e)MD _ involving 

(a) to (d) above 


१) महामंडळातील वर्ग १ व वर्ग 2 अधिकाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक 
/ प्रशासकीय / कामगार कल्याण विषयक प्रकरणे (उदा : बदली / 
बढती / खातेनिहाय चौकशी / रजा इ. प्रकरणे). २) अनुशेष / 
गोपणीय अहवाल / व संघटना यांच्या तक्रारी. 3) आस्थापना 
अधिकारी, उप व्यवस्थापक (कार्मिकी), कामगार कल्याण अधिकारी 
यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे. ४ प्रशासनाने वेळोवेळी सोपविलेली 
कामे. ५) अधिकारी संघटना यांची तक्रार / निवेदन यावर योग्य ती 
कार्यवाही करणे. ६) धोरणात्मक प्रकरणे सादर करणे. ७ घाऊक 
स्टेशनरी / लेखन सामुग्री यांची खरेदी विषयक प्रकरणे. 

६.प्रादेशिक अधिकारी म्हणून भुसंपादनाचे कामे, भुखंड वाटपाचे व 
गहाण खताचे कामे करणे. 


कार्यालयीन काम आहे. 
बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
मंत्रालय व इतर ठिकाणी 
जावे लागते. 
आवश्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


२७ 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


व्यवस्थापक 
अधिकारी 


5, 51, AWC 


A)B, LV ७) D, 
HH c) OA, BA, 
Ol; Bl; OAL, 
BLOA, BLA, 
CPs LG. DW, 
AAV, MDy 0) 
MI 
e)MD 
(a) to (d) above 


involving 


१) महामंडळातील वर्ग १ व वर्ग 2 अधिकाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक 
/ प्रशासकीय / कामगार कल्याण विषयक प्रकरणे (उदा:- बदली / 
बढती / खातेनिहाय चौकशी / रजा इ. प्रकरणे). 2) sary / 
गोपणीय अहवाल / व संघटना यांच्या तक्रारी. 3) आस्थापना 
अधिकारी, उप व्यवस्थापक (कार्मिकी), कामगार कल्याण अधिकारी 
यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे. ४ प्रशासनाने वेळोवेळी सोपविलेली 
कामे. ५) अधिकारी संघटना यांची तक्रार / निवेदन यावर योग्य ती 
कार्यवाही करणे. ६) धोरणात्मक प्रकरणे सादर करणे. ७ घाऊक 
स्टेशनरी / लेखन सामुग्री यांची खरेदी विषयक प्रकरणे. 

६.प्रादेशिक अधिकारी म्हणून भुसंपादनाचे कामे, भुखंड वाटपाचे व 
गहाण खताचे कामे करणे. 


कार्यालयीन काम आहे. 
बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
मंत्रालय व इतर ठिकाणी 
जावे लागते. 
आवश्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


व्यवस्थापक 
(भूमी) 


5, ST, RW, C 


A)B, LV ७) D, 
HH c) OA, BA, 
OL, BL, OAL, 
BLOA, BLA, 
GP. LG, DW; 
AAV, MDy 0) 
MI 
e)MD 
(a) to (d) above 


involving 


१) महामंडळातील वर्ग १ व वर्ग २ अधिकाऱ्यांच्या आस्थापना 
विषयक/ प्रशासकीय/ कामगार कल्याण विषयक प्रकरणे (उदा : 
बदली / बढती / खातेनिहाय चौकशी / रजा इ. प्रकरणे). २) अनुशेष 
/ गोपणीय अहवाल / व संघटना यांच्या तक्रारी. ३) आस्थापना 
अधिकारी, उप व्यवस्थापक (कार्मिकी), कामगार कल्याण अधिकारी 
यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे. ४ प्रशासनाने वेळोवेळी सोपविलेली 
कामे. ५) अधिकारी संघटना यांची तक्रार / निवेदन यावर योग्य ती 
कार्यवाही करणे. ६) धोरणात्मक प्रकरणे सादर करणे. ७ घाऊक 
स्टेशनरी / लेखन सामुग्री यांची खरेदी विषयक प्रकरणे. 

६.प्रादेशिक अधिकारी म्हणून भुसंपादनाचे कामे, भुखंड वाटपाचे व 
गहाण खताचे कामे करणे. 


कार्यालयीन काम आहे. 
बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
मंत्रालय व इतर ठिकाणी 
जावे लागते. 
आवश्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


२८ 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


व्यवस्थापक 
(भूमी-१) 


5, 51, AWC 


A)B, LV ७) D, 
HH c) OA, BA, 
Ol; Bl; OAL, 
BLOA, BLA, 
CPs LG. DW, 
AAV, MDy 0) 
MI 
e)MD 
(a) to (d) above 


involving 


१) महामंडळातील वर्ग १ व वर्ग 2 अधिकाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक 
/ प्रशासकीय / कामगार कल्याण विषयक प्रकरणे (उदा : बदली / 
बढती / खातेनिहाय चौकशी / रजा इ. प्रकरणे). 2) sary / 
गोपणीय अहवाल / व संघटना यांच्या तक्रारी. 3) आस्थापना 
अधिकारी, उप व्यवस्थापक (कार्मिकी), कामगार कल्याण अधिकारी 
यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे. ४ प्रशासनाने वेळोवेळी सोपविलेली 
कामे. ५) अधिकारी संघटना यांची तक्रार / निवेदन यावर योग्य ती 
कार्यवाही करणे. ६) धोरणात्मक प्रकरणे सादर करणे. ७ घाऊक 
स्टेशनरी / लेखन सामुग्री यांची खरेदी विषयक प्रकरणे. 

६.प्रादेशिक अधिकारी म्हणून भुसंपादनाचे कामे, भुखंड वाटपाचे व 
गहाण खताचे कामे करणे. 


कार्यालयीन काम आहे. 
बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
मंत्रालय व इतर ठिकाणी 
जावे लागते. 
आवश्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


| O, 


व्यवस्थापक 
(भूसंपादन) 


5, 51, १७//, C 


A)B, LV ७) D, 
HH c) OA, BA, 
OL, BL, OAL; 
BLOA, BLA, 
CP, LC, DW, 
AAV, MDy 0) 
MI 
e)MD 
(a) to (d) above 


involving 


१) महामंडळातील वर्ग १ व वर्ग 2 अधिकाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक 
/ प्रशासकीय / कामगार कल्याण विषयक प्रकरणे (उदा : बदली / 
बढती / खातेनिहाय चौकशी / रजा इ. प्रकरणे). 2) अनुठेष / 
गोपणीय अहवाल / व संघटना यांच्या तक्रारी. 3) आस्थापना 
अधिकारी, उप व्यवस्थापक (कार्मिकी), कामगार कल्याण अधिकारी 
यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे. ४ प्रशासनाने वेळोवेळी सोपविलेली 
कामे. ५) अधिकारी संघटना यांची तक्रार / निवेदन यावर योग्य ती 
कार्यवाही करणे. ६) धोरणात्मक प्रकरणे सादर करणे. ७ घाऊक 
स्टेशनरी / लेखन सामुग्री यांची खरेदी विषयक प्रकरणे. 

६.प्रादेशिक अधिकारी म्हणून भुसंपादनाचे कामे, भुखंड वाटपाचे व 
गहाण खताचे कामे करणे. 


कार्यालयीन काम आहे. 
बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
मंत्रालय व इतर ठिकाणी 
जावे लागते. 
आवर्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


२९ 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
| १. | सहाय्यक 5, ST, RW,C A)B, LV b) D, | 9) महामंडळातील 19 व वर्ग 2 अधिकाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक | कार्यालयीन काम आहे. 
उद्योग HH c) OA, BA, | / प्रशासकीय / कामगार कल्याण विषयक प्रकरणे (उदा : बदली / | बऱयाच वेळा बैठकीकरीता 
संचालक OL, BL, OAL, | बढती / खातेनिहाय चौकशी / रजा इ. प्रकरणे). २) अनुशेष / । मंत्रालय व इतर ठिकाणी 
BLOA, BLA, | गोपणीय अहवाल / व संघटना यांच्या तक्रारी. 3) आस्थापना | जावे लागते. 
CP, LC, DW, | अधिकारी, उप व्यवस्थापक (कार्मिकी), कामगार कल्याण अधिकारी | आवऱयकतेनुसार 
AAV, MDy 0) | यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे. ४) प्रशासनाने वेळोवेळी सोपविळेली | सॉफ्टवेअर साधने 
MI कामे. 4) अधिकारी संघटना यांची तक्रार / निवेदन यावर योग्य ती । उपयंत्राच्या मदतीने काम 
8)॥॥) involving | कार्यवाही करणे. ६) धोरणात्मक प्रकरणे सादर करणे. ७ घाऊक | करु शकतो. 
(8) (0 (6) above । स्टेशनरी / लेखन सामुग्री यांची खरेदी विषयक प्रकरणे. 
६.प्रादेशिक अधिकारी म्हणून भुसंपादनाचे कामे, भुखंड वाटपाचे व 
गहाण खताचे कामे करणे. 
१२. | वरिष्ठ W, CL, MF, RW, | a) D, HH १) नगररचना विभागाअं्गत विकास नियंत्रण नियमावली जागेवर | कार्यालयीन काम आहे. 
नगररचनाकार | SE,c b) OL, Dw, | विकासाची कामे नियोजन आरखड्यानुसार करताना येणाऱ्या | बऱयाच वेळा बैठकीकरीता 


अडीअडचणीचा अभ्यास व आवश्यक त्या सुधारणा सुचविणे २) 
नगररचना विभागाचे नियोजन आरखडे, विविध क्षेत्रिय कार्यालयांना 
व अभियांत्रिकी विभागाला आवश्‍यक त्या मंजूरीनंतर कालबध्द 
पध्दतीने पाठविण्याची व्यवस्था करणे ३) प्रादेशिक कार्यालयात 
नियोजन विषयक काही अडचणी असल्यास त्यांचा अभ्यास करुन 
निराकरण करणे ४) मुख्य नियोजन हे नियोजन विषयक किंवा अन्य 
संबंधित विष्यांबाबत जया जबाबदाऱ्या टाकतील त्या हाताळणे आणि 
नगररचना विभाग कार्यक्षम पध्दतीने कार्यरत राहील यावर लक्ष देणे. 


मंत्रालय व इतर ठिकाणी 


जावे लागते. 
आवश्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने 


उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


30 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
१३. | सहयोगी 5, ST, W, ७_, | a) D,HH १. महामंडळाचा एकमेव aes या नात्याने मुख्य | कार्यालयीन काम आहे. 
वास्तुशास्त्रज्ञ «=| MF,RW,SE,C |b) OL, 0७, नियोजक यांचे आदेशानुसार निरनिराळया विषयांचे म्हणजेच | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
AAV आपल्या महामंडळाच्या इमारती उदा. निरनिराळे औद्योगिक गाळे, । मंत्रालय व इतर ठिकाणी 


२. 


३. 


४. 


विश्रामगृह, निवासी गाळे सामायिक सुविधा केंद्र, सीप्झमधीळ 
प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक्स आणि जेम्स अन्ड ज्वेलरी इमारती इत्यादी 
प्रकारचे आराखडे, डिझाईन तयार करणे. 


आराखडे, ड्राफ्टींग करणे, सर्व फायनल आराखडे तपासणे, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची प्रत्येक फायनल डिझाईनला 
मंजूरी घेणे. हाताखाळी उपलब्ध असलेल्या (उप वास्तुशास्त्रज्ञ) 
अधिकाऱ्यांना विषयानुसार आदेश देणे वगैरे. 


साईट इन्स्पेक्षान करणे, आयडीया डिझाईनची स्क्रुटीनी 
करणे व वेळोवेळी वास्तुशास्त्र विषयाच्या अनुषंगाने येणाऱ्या 
विषयांची मुख्य नियोजन यांचेबरोबर चर्चा करुन योग्य ती 
कार्यवाही करणे. 


तसेच Council of Architecture यांचे मान्यताप्राप्त 
वास्तूशास्त्रज्ञ म्हणून महामंडळाचा एकमेव वास्तूशास्त्रज्ञ म्हणून 
स्वाक्षरी करुन CIF, ७50, BMC, Civil Aviation Dept. यांचेशी 
वेळोवळी चर्चा करुन मंजूरी घेणे अशा त-हेची कामे सहयोगी 
वास्तुशास्त्रज्ञाला करावी लागतात. 


जावे लागते. 
आवर्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने व 


उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


२३१ 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 

१४. | कार्यकारी 5, ST, W, BN, L, | a) 0, HH ७) OL, | १) औद्योगिक क्षेत्रात प्रदुषण नियंत्रणासाठी संबंधित औद्योगिक | कार्यालयीन काम आहे. 

अभियंता (पर्या) | KC, PP, ॥॥, | Dw, ॥५७/ 9 ASD | सघटणेबरोबत चर्चा करणे व सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 

RW, SE, ७, (M), MD उभारणीबाबत समन्वय साधणे 2) पर्यावरण व वने मंत्रालय राज्य | इतर ठिकाणी जावे 

प्रदुषण मंडळ यांचेशी विनियम याद्वारे वरील प्रक्रिया केंद्राना अनुदान | लागते. आवश्‍यकतेनुसार 
मिळणेबाबत सहकार्य करणे 3) महामंडळाच्या सबंधित पर्यावरण | सॉफ्टवेअर साधने व 
विषयाबाबत अभिप्राय देणे ४ महामंडळातील धोकादायक टाकाऊ | उपयंत्राच्या मदतीने काम 
पदार्थ व्यवस्थापन सुविधा उभारणीबाबतचे काम ५) औद्योगिक | करु शकतो. 
क्षेत्रातील भूखंड वाटप करताना पर्यावणंसबंधित अभिप्राय देणे ६) 
मासिक माहिती प्रणालीचे संनियंत्रित करणे ७) तसेच नवीन 
पर्यावरण प्रकल्प उभारणे संनियंत्रित करणे. 

१५. | विशेष 5, ST, W, १, ७) 0, LV b)| ASIDE / ७8 कामासंबंधिची माहिती संकलीत करणे व त्यांसंबधी कार्यालयीन व वित्त 
कार्यअधिकारी | RW, SE, H, ७, | D, HH 0 OA,| विकास आयुक्त महाराष्ट्र शासन तसेच केंद्र शासनाती वित्त | विषयक काम आहे. 
(वित्त) MF BA, OL, मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार करणे तसेच CGCE, MOFDC, TCILDS | बऱयाच वेळा बैठकीकरीता 

BL, OAL, LC, | च्या अनुषंगाने कामे करणे. इतर ठिकाणी जावे 
Dw, AAV तो लागते. आवश्यकतेनुसार 
॥॥७ involving सॉफ्टवेअर साधने व 


(a) to (c) above 


उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


३२ 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 

१६. | व्यवस्थापक 5, ST, W, BN,|a)B,LVb)HHc)|9) न्यायालयीन प्रकरणाबाबत महाव्यवस्थापक (विधी) यांचे | कार्यालयीन व 

(विधी) RW,SE,H,C |OA, OL, BL, | मागदर्शनाखाळलील सदर प्रकरणाबाबत कार्यवाही २) भू विभागातील | न्यायालयीन काम आहे. 
OAL, LC, Dw, | (भूखंड वाटप हस्तांरत भाडेपट्टा करार इ) प्रकरणे तपासून त्यावर | बर्‍याच वेळा बैठकीकरीता 
AAV त MD | अभिप्राय देणे ३) न्यायालयीन प्रकरणे तपासून वरिष्ठांच्या मान्यातेने| इतर ठिकाणी जावे 
involving (a) to | त्याबाबची कार्यवाही करणे व आवश्‍यकतेनुसार न्यायालयात हजर | ळागते. आवश्यकतेनुसार 
(5) above राहणे ४) विविधी करारनामे तपासून आवऱ्यक दुरुस्तीबाबत सुचित | सॉफ्टवेअर साधने 

करणे ५) भूखंड गहाण ठेवणेबाबत संमतीपत्र देणे व त्रिपक्षीय | उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करारनामा करणे ६) संचालक मंडळाच्या संभेसंबंधीची कामामध्ये | HS शाकतो. 
महाव्यवस्थापक (विधी) यांना मदत करणे ७) महाव्यवस्थापक (विधी) 

यांचे निर्देशानुसार वरिष्ठ अधिकारी तसेच वकीलाच्या बैठकीत 

सहभाग घेणे ८) महाव्यवस्थापक (विधी) यांनी सांगितलेली अन्य 

कामे. 

१७. । प्रकल्प 5, BN, MF, RW, | a) 8, LV ७) D, | आस्थापना खर्च आकस्मित खर्चाची देयके यांच्या समावेश मुख्यालय | कार्यालयीन काम आहे. 
व्यवस्थापक 8£,७ HH 0 OA, OL, | प्रादेशिक कार्यालय यांची वेतन देयके, रजा प्रवास सवलत देयके | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
(वित्त) BL, OAL, | अतिकालीन भत्ता इतर पुरवणी देयके प्रवासभत्ता देयके तपासणी | इतर ठिकाणी जावे 

BLOA, BLA, LC, | करणे व अदा करणे. संगणक अग्रिम विभाग तपासणी करणे व अदा | लागते. आवश्‍यकतेनुसार 
Dw, AAV 0) MD | करणे. वेतनातून कपात केलेल्या रकमा उदा भनिनि, व्यवसाय कर, | सॉफ्टवेअर साधने व 


involving (a) to 
(c) above 


आयकर यांचा ताळमेळ करुन संबंधित कार्यालयाकडे वर्ग करणे 
विशेष वैद्यकिय देयक अदा करणे. महामंडळातील अधिकारी व 
कर्मचारी यांचे उपदानाचे प्रस्तावा तपासणी करुन अदा 
करणेमहामंडळातील अधिकारी / कर्मचारी यांचे घरभाड्याचे प्रस्ताव 
तपासणे कर्मचारी कल्याण निधी व कामगार कल्याण निधी संबंधित 
कार्यालयाकडे वर्ग करणे. FHA. व सह मु. ले. अ. यांनी वेळोवेळी 
सोपविलेली कामे करणे. 


उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


33 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
१८. | उप 5, BN, MF, RW, | a) 8, LV ७) D, | आस्थापना खर्च आकस्मित खर्चाची देयके यांच्या समावेश मुख्यालय | कार्यालयीन काम आहे. 
व्यवस्थापक SE,C HH c) OA, OL, | प्रादेशिक कार्यालय यांची वेतन देयके, रजा प्रवास सवलत देयके | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
(परिव्यय) BL, OAL, | अतिकालीन भत्ता इतर पुरवणी देयके प्रवासभत्ता देयके तपासणी | इतर ठिकाणी जावे 
BLOA, BLA, LC, | करणे व अदा करणे. संगणक अग्रिम विभाग तपासणी करणे व अदा | लागते. आवश्‍यकतेनुसार 
Dw, AAV 0) MD | करणे. वेतनातून कपात केलेल्या रकमा उदा. भ.नि.नि., व्यवसाय | सॉफ्टवेअर साधने व 
involving (a) to| कर, आयकर यांचा ताळमेळ करुन संबंधित कार्यालयाकडे वर्ग | उपयंत्राच्या मदतीने काम 
(c) above करणे विशेष वैद्यकिय देयक अदा करणे. महामंडळातील अधिकारी | करु शकतो. 
व कर्मचारी यांचे उपदानाचे प्रस्ताव तपासणी करुन अदा 
करणेमहामंडळातील अधिकारी / कर्मचारी यांचे घरभाड्याचे प्रस्ताव 
तपासणे कर्मचारी कल्याण निधी व कामगार कल्याण निधी संबंधित 
कार्यालयाकडे वर्ग करणे. FFA. व सह मु. ले. अ. यांनी वेळोवेळी 
सोपविलेली कामे करणे. 
१९. | उप अभियंता | 5, ST, W, BN, L, | a) D, HH b) OL, | १. अखत्यारीतील औद्योगिक क्षेत्रामध्ये राबविण्यात आलेल्या | कार्यालयीन काम आहे. 
(पर्या) KC, PP, MF,|Dw,AAVc)ASD] प्रदुषण नियंत्रण केंद्राची देखभाल करणे. बर्‍याच वेळा बैठकीकरीता 
RW, SE, ७, (M), d) MD २. पर्यावरण व वने AsO, राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांचेशी | इतर ठिकाणी जावे 
विनिमय याद्वारे वरील प्रक्रिया केंद्राना अनुदान मिळणेबाबत | लागते. आवश्‍यकतेनुसार 
सहकार्य करणे. सॉफ्टवेअर साधने व 


3. महामंडळाच्या संबंधीत पर्यावरण विषयाबाबत अभिप्राय देणे. 

४. महामंडळामार्फत धोकादायक टाकाऊ पदार्थ व्यवस्थापन सुविधा 
उभारणीबाबतचे काम. 

५. औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड वाटप करतांना पर्यावरणा संबंधित 
अभिप्राय देणे. 

६. मासिक, माहिती प्रणालीचे सनियंत्रित करणे. 

७. तारापूर व ठाणे-बेलापूर क्षेत्रातील जलनि:सारणाची कामे. 


उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


२४ 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
८. तसेच नविन पर्यावरण प्रकल्प उभारणे सनियंत्रित करणे. 
९. वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली कामे करणे. 
२०. |उप अभियंता | 5, ST, W, BN, L, | a) 0, HH b) OL, | १ सक्षम आधिकाऱ्याच्या मंजूरीने आपल्या उप विभागातील बांधकामे कार्यालयीन काम व 
(स्थापत्य) KC, PP, MF, | 9७, AAVc)ASD | सुरु करुन व्यवस्थापन व अंमलबजाणी करुन कार्य समाप्तीचा | औदयोगिक क्षेत्रातील 
RW, SE, ७, (M), d) MD अहवाल वरिष्ठ कार्यालयात सादर करणे 2) उप विभागातील | कामे आहे. बऱ्याच वेळा 
अभियंते व कर्मचारी वर्ग यांचे वर देखरेख ३) कार्यकारी अभियंता | बैठकीकरीता इतर 
यांनी नेमून दिळेली कामे. ४) प्रशासकीय प्रस्ताव तयार करुन | ठिकाणी जावे लागते. 
मंजूरीसाठी सादर करणे. ५) विद्युत व यांत्रिकी / स्थापत्य कामांवर | आवश्‍यकतेनुसार 
लक्ष ठेवणे ६) कामे ठेकेदारांकडून करुन घेणे. ७ देखभाल व दुरुस्ती | सॉफ्टवेअर साधने व 


यासाठी दिलेल्या तात्पुरत्या व कायमस्वरुपी रक्कमेचा हिशोब ठेवून 
विभागीय कार्यालयास वेळेत सादर करणे. ८) कामांची अदाजपत्रके 
तयार करुन सादर करणे. ९) अधिपत्याखालील कर्मचा-याचे वार्षिक 
गोपनिय अहवाळ सादर करणे. १० वेळोवेळी होणाऱ्या 
कामकाजाविषयी बैठकांना लागणारी कागदपत्रे तयार करुन सदर 
बैठकींना उपस्थित रहाणे. ११ जलदेयकांची बिळे तपासून 
ग्रहकापर्यंत पोचविण्याची व्यवस्था करणे yo एम.एम. व्यासापुढील 
जलमापके वारंवार तपासणे. १२) महामंडळाच्या पाणीपुरवठा 
मिळणारा महसुल विविध ग्राहकांकडून जास्तीत जास्त वसूल 
करण्याचा प्रयत्न करणे. १३) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार महामंडळाच्या अखत्यारीत असणार्‍या जागेवरील 
अतिक्रमणे हटविणे. १४) पाणी पुरवठा यंत्रणेतील तुट कमी करणे. 
१५ आरखड्याप्रमाणे सर्वेक्षण करुन जागेवर आखणी करणे व 
PIA पडताळणे व अहवाल सादर करणे. १६) अतिक्रमण होऊ न 


उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


३५ 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


देणे / पाडणे. १७) विभागातील साधनसामुग्री / अवजारे मशिनरी 
यांची देखभाळ करणे / हिशेब ठेवणे १८) पाणी पुरवठ्याबाबत 
मलनि:सारणबाबत ग्रहकांच्या येणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करणे. 
१९) पाणी पुरवठ्यांसबंधी सुचना व इतर बदल ग्राहकांना वेळेत 
उपलब्ध करुन देणे संदर्भात योग्य कार्यवाही करणे. २०) स्वतंत्र 
कार्यालय असल्यास कार्यालय प्रमुख म्हणून काम करणे. २१) 
कार्यकारी अभियंत्याच्या कार्यालयात काम करीता असल्यास 
कार्यकारी अभियंता यांना त्यांचे कामात मदत करणे. 


२१. 


उप अभियंता 
(विवयां) 


5, ST, W, BN, L, 
KG. PP. o ME, 
RW, SE, C, 


a) D, HH b) OL, 
Dw, AAV c) ASD 
(M), d) MD 


१) सक्षम आधिकाऱ्याच्या मंजूरीने आपल्या उप विभागातील बांधकामे 
सुरु करुन व्यवस्थापन व अंमलबजाणी करुन कार्य समाप्तीचा 
अहवाल वरिष्ठ कार्यालयात सादर करणे २) उप विभागातील 
अभियंते व कर्मचारी वर्ग यांचे वर देखरेख ३) कार्यकारी अभियंता 
यांनी नेमून दिळेली कामे. ४) प्रशासकीय प्रस्ताव तयार करुन 
मंजूरीसाठी सादर करणे. ५) विद्युत व यांत्रिकी/ स्थापत्य कामांवर 
लक्ष ठेवणे ६) कामे ठेकेदारांकडून करुन घेणे. ७ देखभाल व दुरुस्ती 
यासाठी दिलेल्या तात्पुरत्या व कायमस्वरुपी रक्कमेचा हिशोब ठेवून 
विभागीय कार्यालयास वेळेत सादर करणे. ८) कामांची अदाजपत्रके 
तयार करुन सादर करणे. ९) अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक 
गोपनिय अहवाळ सादर करणे. १० वेळोवेळी होणाऱ्या 
कामकाजाविषयी बैठकांना लागणारी कागदपत्रे तयार करुन सदर 
बैठकींना उपस्थित रहाणे. 99) जल देयकांची बिले तपासून 
ग्राहकापर्यंत पोचविण्याची व्यवस्था करणे. 92) yo एम.एम. 
ayes जलमापके वारंवार तपासणे. १३) महामंडळाच्या 


कार्यालयीन काम व 
विदयुत संच मांडणीचे 
काम आहे. बऱ्याच वेळा 
बैठकीकरीता इतर 
ठिकाणी औदयोगिक 
क्षेत्रात जावे लागते. 
आवर्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


३६ 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


पाणीपुरवठा मिळणारा महसुल विविध ग्राहकांकडून जास्तीत जास्त 
वसूल करण्याचा प्रयत्न करणे. १३) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या 
आदेशानुसार महामंडळाच्या अखत्यारीत असणार्‍या जागेवरील 
अतिक्रमणे हटविणे. १४) पाणी पुरवठा यंत्रणेतील तुट कमी करणे. 
१५ आरखड्याप्रमाणे सर्वेक्षण करुन जागेवर आखणी करणे व 
FIA पडताळणे व अहवाल सादर करणे. १६) अतिक्रमण होऊ न 
देणे / पाडणे. १७) विभागातील साधनसामुग्री / अवजारे मशिनरी 
यांची देखभाळ करणे / हिशेब ठेवणे १८) पाणी पुरवठ्याबाबत 
मलनि:सारणबाबत ग्राहकांच्या येणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करणे. 
१९) पाणी पुरवठ्यांसबंधी सुचना व इतर बदल ग्राहकांना वेळेत 
उपलब्ध करुन देणे संदर्भात योग्य कार्यवाही करणे. २०) स्वतंत्र 
कार्यालय असल्यास कार्यालय प्रमुख म्हणून काम करणे. २१) 
कार्यकारी अभियंत्याच्या कार्यालयात काम करीत असल्यास 
कार्यकारी अभियंता यांना त्यांचे कामात मदत करणे. 


२२. 


By 


वास्तुशास्त्रज्ञ 


5, 851, Wa Ge, 
MF, RW, SE, C 


a) D, HH b) OA, 
OL, BL, OAL, 
Dw, AAV c) MD 


१) विविध प्रकारच्या इमारतीचे कच्चे आरखडे तयार करणे तयास 
मंजूरी घेणे मंजूर झालेल्या आरखडे खाजगी वास्तुशास्त्रज्ञाकडून 
अथवा आरेखकांकडून तयार करुन घेणे व तयार Hoo आराखडे 
बरोबर आहेत किंवा नाहीत ते सहयोगी वास्तुशास्त्रज्ञांकडून तपासून 
घेऊन आवशयक ते फेरफार करुन ते सुधारीत करणे २) वरील 
इमारतीच्या आरखड्यांना सरकारी खात्याकडून मंजूरी घेणे 
त्यासाठी आवश्‍यक तो पत्र व्यवहार करणे ३) खाजगी 
वास्तुशास्त्रज्ञाकडून मागविळेळी आयडीया डिझाईन्स आरखडे 


a 


तपासणी तुलनात्मक अभ्यास करुन गुणवत्तेनुसार क्रमवारी ठरवणे. 


कार्यालयीन काम आहे. 
बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
इतर ठिकाणी जावे 
लागते. आवश्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


३७ 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
२३. | उपरचनाकार |S, ST, W, CL, | a) 0, HH ७) OA, | १ सुमारे ४००० हे ऐवढया क्षेत्रांच्या नकाशाची कामे कार्यक्षमरित्या कार्यालयीन काम आहे. 
MF,RW,SE,C |OL, BL, OAL, | हाताळणे अपेक्षित आहे. 2) सहाय्यक रचनाकार करीता असलेल्या | बर्‍याच वेळा बैठकीकरीता 
Dw, AAVc) ॥॥) | रचनाविषयक कामावर नियंत्रण ठेवणे ३) नकाशाचे प्रत्यक्ष जागेवर | इतर ठिकाणी जावे 


सिमांकन झाल्यानंतर सबंधित उप अभियंत्यासोबत संयुक्‍त 
Feasibility अहवाल तयार करणे ४) AHIR! अद्यावत ठेवणे 4) 
प्रत्यक्ष जागेवर काम करण्याऱ्या कर्मचारी वर्गाला सुसंवाद साधुन 
भूखंड आणि रस्त्यांच्या सुयोग्य 8090189610) करणे ही एका 
उपरानाकाराची मुख्य जबाबदारी आहे. 


लागते. आवश्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


KEKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 


3¢ 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
गट-ब 
| , क्षेत्र 5, RW, H, MF a) 8, LV b) D, | 9) महाव्यवस्थापक (विधी) व्यवस्थापक (विधी) यांचे मार्गदर्शनाखाली | कार्यालयीन काम आहे. 
व्यवस्थापक HH 0 OA, 01, | प्रकरणे तपासणे 2) करारनामा, अतिम करारनामा यामध्ये | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
BL, OAL, BA, | प्रकरणानुसार दुरुस्तीसह प्रस्ताव तयार करणे ३) भूखंड गहाण | इतर ठिकाणी जावे 
BL, CP, ।_0, | ठेवणेबाबत संमतीपत्र देणे व त्रिपक्षीय करारनामाबाबत कार्यवाही ४) | लागते. आवश्‍यकतेनुसार 
Dw, AAV आवश्यक तेव्हा न्यायालयात हजर राहणे न्यायालयीन प्रकरणी | सॉफ्टवेअर साधने व 


माहितीचे संकलन, मसूदा तपासणे इ.कामे ५) संचालक मंडळाच्या 
बैठकीबाबतची कामे ६) महाव्यवस्थापक (विधी) व व्यवस्थापक (विधी) 
यांनी दिलेली अन्य कामे. 

७) भुसंपदनाची कामे. 

-१) महामंडळातील वर्ग १ व वर्ग २ कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक 
/ प्रशासकीय प्रकरणे (उदा. : बदली, खातेनिहाय चौकडी / रजा / 
घरबांधणी अग्निम / प्रवास सवळत / बढती इ. प्रकरणे). २) धोरणात्मक 
प्रकरणे सादर करणे ३) दळणवळण विषयक व्यवस्थापन (उदा. 
वाहन, दूरध्वनी, बस सुविधा) ४) कार्यालयीन किरकोळ खरेदी. 4) 
कर्मचारी व संघटना यांच्या तक्रारी. ६ प्रशासनाने वेळेवेळी 
सोपविलेली कामे करणे. 

१) गोपनीय कागदपत्रे. 2) खातेनिहाय चौकडी. ३) अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी. x) शिस्तभंग विषयक प्रकरणे. ५) प्रशासनाने 
वेळेवेळी सोपविलेली कामे. 


उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


२९ 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
2. | आस्थापना =| 5, RW,H, MF a) 8, LV b) D, | 9) महाव्यवस्थापक (विधी) व्यवस्थापक (विधी) यांचे मार्गदर्शनाखाली | कार्यालयीन काम आहे. 
अधिकारी HH 0 OA, 01, | प्रकरणे तपासणे 2) करारनामा, अतिम करारनामा यामध्ये | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
BL, OAL, 8/, | प्रकरणानुसार दुरुस्तीसह प्रस्ताव तयार करणे ३) भूखंड गहाण | इतर ठिकाणी जावे 
BL, CP, ।_0, | ठेवणेबाबत संमतीपत्र देणे व त्रिपक्षीय करारनामाबाबत कार्यवाही ४) | लागते. आवश्‍यकतेनुसार 
Dw, AAV आवश्यक तेव्हा न्यायालयात हजर राहणे न्यायालयीन प्रकरणी | सॉफ्टवेअर साधने व 


माहितीचे संकलन, मसूदा तपासणे इ.कामे ५) संचालक मंडळाच्या 
बैठकीबाबतची कामे ६) महाव्यवस्थापक (विधी) व व्यवस्थापक (विधी) 
यांनी दिलेली अन्य कामे 

७)भुसंपादनाची कामे. 

१) महामंडळातील वर्ग १ व वर्ग २ कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक/ 
प्रशासकीय प्रकरणे (उदा.: बदली, खातेनिहाय चौकशी/ रजा/ 
घरबांधणी अग्निम/ प्रवास सवळत/ बढती इ. प्रकरणे). २) धोरणात्मक 
प्रकरणे सादर करणे ३) दळणवळण विषयक व्यवस्थापन (उदा. 
वाहन, दूरध्वनी, बस सुविधा) ४) कार्यालयीन किरकोळ खरेदी. 
५) कर्मचारी व संघटना यांच्या तक्रारी. ६) प्रशासनाने वेळेवेळी 
सोपविलेली कामे करणे. 

१) गोपनीय कागदपत्रे. 2) खातेनिहाय चौकशी. 3) अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी. x) शिस्तभंग विषयक प्रकरणे. ५) प्रशासनाने 
वेळेवेळी सोपविलेली कामे. 


उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


Yo 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
३. । वरिष्ठ 5, RW, -, MF a) 8, LV ७ D, | 9) महाव्यवस्थापक (विधी) व्यवस्थापक (विधी) यांचे मार्गदर्शनाखाली | कार्यालयीन काम आहे. 
अधिकारी HH 0 OA, 01, | प्रकरणे तपासणे 2) करारनामा, अतिम करारनामा यामध्ये | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
(प्रकल्प BL, OAL, 8/, | प्रकरणानुसार दुरुस्तीसह प्रस्ताव तयार करणे ३) भूखंड गहाण | इतर ठिकाणी जावे 
व्यवस्थापक) BL, CP, ।_0, | ठेवणेबाबत संमतीपत्र देणे व त्रिपक्षीय करारनामाबाबत कार्यवाही ४) | लागते. आवश्‍यकतेनुसार 
Dw, AAV आवश्यक तेव्हा न्यायालयात हजर राहणे न्यायालयीन प्रकरणी | सॉफ्टवेअर साधने व 


माहितीचे संकलन, मसूदा तपासणे इ.कामे ५) संचालक मंडळाच्या 
बैठकीबाबतची कामे ६) महाव्यवस्थापक (विधी) व व्यवस्थापक (विधी) 
यांनी दिलेली अन्य कामे 

७) भुसंपादनाची कामे- 

१) महामंडळातील वर्ग १ व वर्ग २ कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक/ 
प्रशासकीय प्रकरणे (उदा.: बदली, खातेनिहाय चौकशी/ रजा/ 
घरबांधणी अग्निम / प्रवास सवळत / बढती इ. प्रकरणे). 2) धोरणात्मक 
प्रकरणे सादर करणे 3) दळणवळण विषयक व्यवस्थापन 
(उदा. वाहन, दूरध्वनी, बस सुविधा) ४) कार्यालयीन किरकोळ खरेदी. 
५) कर्मचारी व संघटना यांच्या तक्रारी. ६) प्रशासनाने वेळेवेळी 
सोपविलेली कामे करणे. 

१) गोपनीय कागदपत्रे. 2) खातेनिहाय चौकडी. ३) अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी. x) शिस्तभंग विषयक प्रकरणे. ५) प्रशासनाने 
वेळेवेळी सोपविलेली कामे. 


उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


४१ 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
४. ।उप जनसंपर्क |S, ST, W, RW, | LV, OA,BA, OL, | १) जनसंपर्क अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत त्यांना सोपविलेल्या | कार्यालयीन काम आहे. 
अधिकारी SE, H, C, MF BL, CP, LC, | विविध कामांची पुर्तता. २) मंत्रालय व इतर कार्यालयाकडून प्राप्त | बऱ्याच वेळा बैठकीकरीता 
Dw, &/१/ , ॥॥) | झालेल्या शासन स्तरावर घेतलेल्या योजनांचा पाठपुरावा करणे. ३) | इतर ठिकाणी जावे 
विविध ठिकाणी आयोजित केलेल्या प्रदर्शनात उपस्थित राहून | लागते. आवश्‍यकतेनुसार 
महामंडळाच्या प्रकल्पाबाबतची माहिती देणे. ४) प्रसिध्दीबाबत विविध सॉफ्टवेअर साधने व 
मिडीयांसोबत सुसंवाद साधुन महामंडळाची प्रतिमा उंचावण्याबाबत | उपयंत्राच्या मदतीने काम 
प्रयत्न करणे. ५) विविध मासिकात, वृत्तपत्रात महामंडळाच्या जाहिरात | करु शकतो. 
प्रसिध्दी करणे. महामंडळाची कार्ये/ प्रकल्पे यांना प्रसिध्द देणे व 
यासंदर्भात पत्र व्यवहार करणे. ६) महामंडळाच्या दैनंदिनी व 
दिनदर्शिका मुद्रीत करण्याच्या कार्यवाहीबाबत संपूर्ण नियंत्रण. 
५. । सहाय्यक 5, ST, W, MF,|D, HH, OA, 0_, | १) सहाय्यक रचनाकाराकडे भूखंड आणि रस्त्यांच्या नकाशांची | कार्यालयीन काम आहे. 
रचनाकार  । RW, SE, H, C BL, OAL, Dw, | रेखाटने करण्याची जबाबदारी आहे. २) मुख्य नियोजक किंवा | आवश्‍यकतेनुसार 
AAV, MD सहयोगी रचनाकारांनी तयार केलेल्या मुळ रेखाटनांचे प्रत्यक्ष | सॉफ्टवेअर साधने व 


प्रमाणानुसार नकाशे सहाय्यक रचनाकारांनी करावयाचे असतात. 
3) प्रथमत: संपुर्ण क्षेत्राचा झोनिंग प्लॅन आणि मुख्य रस्त्याचे जाळे 
यांची आखणी केली जाते आणि त्यानंतर, प्रत्येक टप्प्याचा डिटेल 
नकाझा सहाय्यक रचनाकार तयार करतात. ४) नकाशांची उपलब्धता 
आणि नकाठो अद्यावत ठेवणे इ. 


उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


४२ 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
६. | लेखा 5, BN, MF, RW, | 0, HH, OA, BA, १.म.औ.वि.म. चा वार्षिक हिशोब तसेच वार्षिक अहवालासाठी | कार्यालयीन काम आहे. 
अधिकारी SE,C OL, BL, OAL, | लागणारी माहिती संकळीत करणे. वार्षिक लेख्यासाठी लागणारी | आवश्‍यकतेनुसार 
( परिव्यय) BLOA, BLA, LC, | माहिती तयार करणे. दैनंदिन har बुक तपासणे. अंतर्गत Se) सॉफ्टवेअर साधने व 


Dw, AAV, MDy 
d) MD 


परिक्षक अधिकारी 

२. प्रशासकीय कामासंबंधाने आलेले प्रस्ताव तपासणी करणे व 
निविदांची छाननी करणे. तसेच अंतर्गत लेख परिक्षणाचे काम पाहणे. 
लेखा अधिकारी (परिव्यय) 

3. WS 7&8, भूविभागाडून भुखंडधारकांचे हस्तांतर, पाटभाडे, 
मुदतवाढ, रक्‍कम परतावा व शेड थकबाकीचे प्रस्ताव तपासणे तसेच 
भूविभागाकडून आलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड वितरीत 
करण्याच्या दराबाबतची प्रकरणे, ळिलाव पध्दतीची प्रकरणे तपासणे. 
संबंधित कामाचा रजिस्टर्स ठेवणे. नळजोडणी प्रस्ताव तसेच 
वादांकित नळजोडणी प्रस्तावांची तपासणी करणे. जमीनीच्या दराची 
पडताळणी करणे, BS थकबाकीचे प्रस्ताव व Commercial Account 
इ. कामे उप महाव्यवस्थापक (परिव्यय) यांच्या मार्गदर्शनाखाली 
करणे. मऔविम संबंधित बँक एफडीआर बाबत काम करणे, गुंतवणूक 
संबंधी पत्रव्यवहार करणे, शासनास वार्षिक माहिती देणे. बँक 
रिकन्सिलिडान संबंधित काम करणे, आस्थापना संबंधिची कामे पहाणे. 
उप मुख्य लेख अधिकारी, आस्थापना यांनी पाठविलेल्या 
कागदपत्रांची छाननी करुन संबंधित कर्मचाऱ्यास देणे. 
कर्मचाऱ्यांकडून कामे वेळेत करुन घेणे. कर्मचाऱ्यांनी पाठविलेल्या 
प्रस्तावांची छाननी करुन उप मुख्य लेखा अधिकारी (आ. यांच्याकडे 
पाठविणे. तपासणीतून काढलेले आक्षेप तयार करणे. अन्य 
कर्मचाऱ्यांनी तयार ec आक्षेप तपासून सादर करणे. 


उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


83 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


पूर्वीच्या नोंदविलेल्या आक्षेप व वसूलीबाबत पाठपुरावा करणे. मुंबई 
प्राधिकरण विभाग, कोकण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या १२ विभागीय 
कार्यालयाचे लेखा परीक्षण व अंतर्गत तपासणी करणे त्याचा अहवाल 
सादर करणे, आलेल्या उत्तरांवर अभ्यास करणे व जरुर पडल्यास 
बंद करणे. मुंबई प्राधिकरण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागीय 
कार्यालयाचे मासिक लेख्याचे परीक्षण करणे व पोस्टिंग करुन 
त्यावरील आक्षेपाबाबत विभागीय कार्यालयांना कळविणे. नागपूर 
प्राधिकरण विभाग, कोकण विभाग व औरंगाबाद विभाग यांच्या 
अखत्यारित येणाऱ्या विभागीय कार्यलयाचे प्रशासकीय/ सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव, ठेकेदारांचे दावे यांची तपासणी करणे. 
विभागाअंतर्गत अहवाल टी.बी.सी.ओ. संदर्भात नोंदी तयार करुन 
त्यांचा ताळमेळ करणे. पाण्याचा दर वाढविण्याचा प्रस्ताव 
आर.सी.एफ. व आर.पी.सी.एल. यांचा दरवर्षी पाण्याचा दर निश्चित 
करणे. मुंबई प्राधिकरण विभाग पुणे प्राधिकरणे विभाग व 
आय.टी.विभाग यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विभागीय कार्यालयाचे 
प्रशासकिय / सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव, निविदा, नवीन 
नळजोडणीचे प्रस्ताव तसेच वादांकित नळजोडणी प्रस्ताव यांची 
तपासणी करणे. शासकीय लेखा परीक्षण संबंधीचा संपूर्ण पत्रव्यवहार 
करणे तसेच त्यासंबधीचे रेकॉर्ड ठेवणे. शासकिय ]ोरे/ आक्षेप संबंधित 
कार्यालयास पाठवून त्यांचेकडून आळेळे अभिप्राय शासनास सादर 
करणे शासन संबंधित कामे. 

डब्लु एस ७ व ८ चे पोस्टिंग व महामंडळाच्या लेख्याबरोबर 

ताळमेळ घालून रिपोर्ट काढणे. 

विभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षेचे आयोजन करणे. 


OB 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


भूविभागाकडून भुखंडधारकांचे हस्तांतर, पोटभाडे, मुदतवाढ, 
रक्‍कम परतावा व ats थकबाकीचे प्रस्ताव तपासणे तसेच 
भूविभागाकडून आलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड वितरीत 
करण्याच्या दराबाबतची प्रकरणे, लिलाव पध्दतीची प्रकरणे 
तपासणे, संबंधित कामाचा रजिस्टर ठेवणे. 

म.औ.वि.म. चा वार्षिक हिशोब तसेच वार्षिक अहवालासाठी 
लागणारी माहिती संकलीत करणे. 

वार्षिक लेख्यासाठी लागणारी माहिती तयार करणे. वार्षिक हिशोब 
तसेच वार्षिक अहवाल संगणकावर तयार करुन तपासणे व छपाई 
करुन घेणे. दैनंदिन कॅश बुक तपासणे. वरील व्यतिरिक्त 
उप. मु.ले.अ. (लेखा), सह.मु.ले.अ. व मु.ले.अ. यांनी वेळोवेळी 
सोपविलेली कामे पार पाडणे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागास 
तसेच महालेखाकार (वाणीज्यिक) यांना महामंडळाच्या खर्चा 
विषयीची माहिती देणे मऔविमच्या वार्षिक लेखा तयार 
करण्यासाठी माहिती संकळीत करणे. मऔवि महामंडळाचा 
मासिक लेखा अहवाल तयार करुन घेणे. तसेच त्रैमासिक कामाचा 
आढावा तयार करुन घेणे व तो महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या 
मान्यतेसाठी सादर करणे. ASIDE/CIB कामासंबंधीची माहिती 
संकलीत करणे व त्याचा हिशेब ठेवणे. अंदाज समितीने वेळोवेळी 
विचारलेली माहिती संकलीत करुन ती उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्रालय यांना सादर करणे. मुख्यालयातील दैनंदिन Har 
बुक चेक करणे. भविष्य निर्वाह निधीचे कामकाजावर देखरेख 
ठेवणे व करुन घेणे. प्रशासकीय प्रासंगिक खर्चाच्या देयकांची 
तपासणी करुन आदा करण्यासाठी कार्यवाही करणे. 


४५ 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
७. | अर्थ संकल्पव | 5, BN, MF, RW,| 0, HH, OA, BA,| ४. म.औ.वि.म. चा वार्षिक हिशोब तसेच वार्षिक अहवालासाठी | कार्यालयीन काम आहे. 
लेखा SE,C OL, BL, OAL,} लागणारी माहिती संकलीत करणे. वार्षिक लेख्यासाठी लागणारी | आवश्‍यकतेनुसार 
अधिकारी BLOA, 81», 09, | माहिती तयार करणे. दैनंदिन Har बुक तपासणे. सॉफ्टवेअर व उपयंत्राच्या 
Dw, AAV, MDy | अंतर्गत लेख परिक्षक अधिकारी मदतीने काम करु शकतो. 
d) MD ५. प्रशासकीय कामासंबंधाने आलेले प्रस्ताव तपासणी करणे व 


निविदांची छाननी करणे. तसेच अंतर्गत लेख परिक्षणाचे काम 
पाहणे. 


लेखा अधिकारी (परिव्यय) 


६. //5 ७&८, भूविभागाडून भुखंडधारकांचे हस्तांतर, पाटभाडे, 
मुदतवाढ, रक्‍कम परतावा व शेड थकबाकीचे प्रस्ताव तपासणे 
तसेच भूविभागाकडून आलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड 
वितरीत करण्याच्या दराबाबतची प्रकरणे, लिलाव पध्दतीची 
प्रकरणे तपासणे. संबंधित कामाचा रजिस्टर्स ठेवणे. नळजोडणी 
प्रस्ताव वसेच वादांकित नळजोडणी पस्ताव यांची तपासणी करणे. 
जमीनीच्या दराची पडताळणी करणे, होड थकबाकीचे wed व 
Commercial Account इ. कामे उप महाव्यवस्थापक (परिव्यय) 
यांच्या मार्गदर्शनाखाली करणे. 
मऔविम संबंधत बँक एफडीआर बाबत काम करणे, गुतवणूक 
संबंधी पत्रव्यवहार करणे, शासनास वार्षिक माहिती देणे. बँक 
रिकन्सिलिएडान संबंधित काम करणे, आस्तापना संबंधिची कामे 
पहाणे. उप मुख्य लेख अधिकारी, आस्थापना यांनी पाठविलेल्या 
कागदपत्रांची छाननी करुन संबंधित कर्मचाऱ्यास देणे. 
कर्मचाऱ्यांकडून कामे वेळेत करुन घेणे. कर्मचाऱ्यांनी 
पाठविलेल्या प्रस्तावांची छाननी करुन उप मुख्य ळेखा अधिकारी 


४६ 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


(आ) यांकडे पाठविणे. तपासणीतून काढलेले आक्षेप तयार करणे. 
अन्य कर्मचाऱ्यांनी तयार केलेले आक्षेप तपासून सादर करणे. 
पूर्वीच्या नोंदविलेल्या आक्षेप व वसूली बाबत पाठपुरावा करणे. 
मुंबई प्राधिकरण विभाग, कोकण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या १२ 
विभागीय कार्यालयाचे लेखा परीक्षण व अंतर्गत तपासणी करणे 
त्याचा अहवाल सादर करणे, आलेल्या उत्तरांवर अभ्यास करणे व 
जरुर पडल्यास बंद करणे. मुंबई प्राधिकरण विभागाच्या अंतर्गत 
येणाऱ्या विभागीय कार्यालयाचे मासिक लेख्याचे परीक्षण करणे व 
पोस्टिंग करुन त्यावरील आक्षेपाबाबत विभागीय कार्यालयांना 
कळविणे. नागपूर प्राधिकरण विभाग, कोकण विभाग व औरंगाबाद 
विभाग यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या विभागीय कार्यलयाचे 
प्रशासकीय / सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव, ठेकेदारांचे 
दावे यांची तपासणी करणे. विभागाअंतर्गत अहवाल टी.बी.सी.ओ. 
संदर्भात नोंदी तयार करुन त्यांचा ताळमेळ करणे. पाण्याचा दर 
वाढविण्याचा प्रस्ताव आर.सी.एफ. व आर.पी.सी.एल. यांचा 
दरवर्षी पाण्याचा दर निश्चित करणे. मुंबई प्राधिकरण विभाग पुणे 
प्राधिकरणे विभाग व आय.टी.विभाग यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या 
विभागीय कार्यालयाचे प्रशासकिय / सुधारित प्रशासकीय 
मान्यतेचे प्रस्ताव, निविदा, नवीन नळजोडणीचे प्रस्ताव तसेच 
वादांकित नळजोडणी पस्ताव यांची तपासणी करणे. शासकीय 
लेखा परीक्षण संबंधीचा संपूर्ण पत्रव्यवहार करणे तसेच 
त्यासंबधीच रेकॉर्ड ठेवणे. झासकिय शोरे/ आक्षेप संबंधित 
कार्यालयास पाठवून त्यांचेकडून आलेले अभिप्राय शासनास 
सादर करणे शासन संबंधित कामे. 


og 


अ.क्र. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


डब्लु एस ७ व ८ चे पोस्टिंग व महामंडळाच्या लेख्याबरोबर 
ताळमेळ घालून रिपोर्ट काढणे. 

विभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षेचे आयोजन करणे. 

भूविभागाकडून भुखंडधारकांचे हस्तांतर, पोटभाडे, मुदतवाढ, 
रक्‍कम परतावा व होड थकबाकीचे पस्ताव तपासणे तसेच 
भूविभागाकडून आलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड वितरीत 
करण्याच्या दराबाबतची प्रकरणे, लिलाव पध्दतीची प्रकरणे 
तपासणे, संबंधित कामाचा रजिस्टर ठेवणे. 

म.औ.वि.म. चा वार्षिक हिशोब तसेच वार्षिक अहवालासाठी 
लागणरी माहिती संकलीत करणे. 

वार्षिक लेख्यासाठी लागणारी माहिती तयार करणे. वार्षिक हिशोब 
तसेच वार्षिक अहवाल संगणकावर तयार करुन तपासणे व छपाई 
करुन घेणे. दैनंदिन har बुक तपासणे. वरील व्यतिरिक्त उप. 
मु.ले.अ. (लेखा), सह.मु.ले.अ. व मु.ले.अ. यांनी वेळोवेळी 
सोपविळेळी कामे पार पाडणे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभ्ज्ञायस तसेच महालेखाकार (वाणीज्यिक) यांना महामंडळाच्या 
खर्चा विषयीची माहिती देणे मऔविमच्या वार्षिक लेखा तयार 
करण्यासाठी माहिती संकलीत करणे. मऔविममचा मासिक लेखा 
तयार करुन घेणे तसेच त्रैमासिक कामाचा आढावा तयार करुन 
घेणे. व तो मंडळाच्या मान्यतेसाठी महामंडळाच्या संचालक 
मंडळापुढे ठेवण्यासाठी सादर करणे ASIDE/CIB कामासंबंधीची 
माहिती संकलीत करणे व त्याचा fess ठेवणे. अंदाज समितीने 
वेळोवेळी विचारलेली माहिती संकलीत करुन ती उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, मंत्रालय यांना सादर करणे. मुख्यालयातील 


o¢ 


अ.क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
दैनंदिन कफड बुक चेक करणे. भविष्य निर्वाह निधीचे 
कामकाजावर देखरेख ठेवणे व करुन घेणे. प्रशासकीय प्रासंगिक 
खर्चाच्या देयकांची तपासणी करुन आदा करण्यासाठी कार्यवाही 
करणे. 
अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
गट-क 
| , | सहाय्यक क्षेत्र 5, ST, ७५, ७, | A) 8, LV ७ D, | १ स्टेशनरी खरेदी वाटप / व्यवस्थापन. २) एन. एम. आर. वरील | कार्यालयीन काम आहे. 
व्यवस्थापक =| SE,H, ७, MF HH c) OA,BA, | कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे. 3) महामंडळातील जुन्या कागद पत्रांचे जतन | आवश्‍यकतेनुसार 
OL, BL, OAL, | करणे व झालेले बदल / दुरुस्त्या यांची नोंद घेणे. ४) धोरणात्मक | सॉफ्टवेअर व उपयंत्राच्या 
BLOA, CP, LC, बाबींचे प्रस्ताव सादर करणे. ५) खातेनिहाय चौकशी प्रकरणे. मदतीने काम करु शकतो. 
Dw, AAV, MDy | ६) वाहतुक बस सुविधा, विषयक प्रकरणे. ७) महामंडळातील वाहने 
d) SLD, ॥॥ 8 | खरेदी देखभाल / लिलाव इ. वाहनचालकांचे व्यवस्थापन. 
MD ८) उपहारगृह. ९) कायदे सल्लगार यांची देयके, दूरध्वनी देयके इ. 


विषयक प्रकरणे. १०) महामंडळातीळ अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या 
अजित / वैद्यकीय रजा / सुट्टीतील प्रवासभत्ता सवळतीबाबतची 
प्रकरणे. ११) अनुकंप प्रकरणे / जात पडताळणी / अनुशेष / गोपनीय 
अहवाल प्रकरणे शासकीय पत्र व्यवहार. १२) बढती / बदली / भरती 
नेमणुका. १३) वेळोवेळी प्रशासनाने सोपविलेली जबाबदारी पार 
पाडणे. १४) कामाच्या निपटाऱ्याची दैनंदिनी ठेवणे व ती प्रत्येक 
आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या संमतीसाठी 
सादर करणे. १५) सहाय्यक क्षेत्र व्यवस्थापक यांनी दररोज कमीत 
कमी Io प्रकरणाच्या निपटारा करणे आवश्‍यक. 


88 


अ.क्र | पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
2. | आरेखक 5, ST, BN, MF, | a) D, HH b) OA, | 9) HRI व आराखडे यांच्या नोदी ठेवणे. 2) ग्रथालयातील ग्रंथ, | कार्यालयीन काम फारच 
RW, SE, C, BA, OL, BL, | पुस्तके यांची नोंदी ठेवणे. ३) संबंधित क्षेत्रातील सर्वेक्षण साहित्य | कमी प्रमाणात असून 
Dw, AAV c) ASD | सांभाळणे व वितरीत करणे व त्यांचे हिशोब ठेवणे. ५ आरखड्यांचे | वारंवार औद्योगिक 
(M), SLD, MI d) | आरेखन, योजना करणे.६) औद्योगिक परिसरातील भूखंडाच्या कामांचे | क्षेत्राला भेटी देऊन 
MD आरेखन, मंजूरीसाठी सादर करणे. ७ अनुरेखन / सहाय्यक आरेखन | भूखंडाचा अहवाल सादर 
यांच्यात कामांची वाटणी करणे. ८) पाणी पुरवठा नमुना क्र. ७ व ८ | करावा लागतो. 
तयार करणे. ९) वार्षिक सांख्यिकी माहिती तयार करणे. १०) सर्वेक्षण 
साहित्य, देखभाल व दुरुस्ती इत्यादींची नोंद ठेवणे. ११) टोपोशीटचे 
योग्य ती नोंद ठेवणे. १२) कंम्प्लिडान डरॉईंगचे आरेखन करणे. 
३. | सहाय्यक 5, ST, BN, MF, | a) 0, HH b) OA, । १ आरेखकास वरील सर्व कामांत मदत करणे. २) पुस्ते, ड्रॉईंग कार्यालयीन काम फारच 
आरेखक RW, SE, ७, BA, OL, BL, | स्टेशनरी, फिल्डबुक तपासणे व त्यांच्या नोदंवह्या ठेवणे ३) boa | कमी प्रमाणात असून 
Dw, AAV 0 ASD | ड्रॉइंगचे आरेखन करणे. वारंवार औद्योगिक 
(M), SLD, MI d) क्षेत्राला भेटी देऊन 
MD भूखंडाचा अहवाल सादर 


करावा लागतो. 


षु 0 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
४. । गाळणी 5, ST, BN, PP, | D, HH, OL, CP, | १ पाणी पुरवठा शुध्दीकरण केंद्राची देखभाळ रजिस्टर ठेवणे | कार्यालयीन काम फारच 
निरिक्षक RW, SE, H LC, Dw, AAV, | २) पाण्याचे नमुने तपासणे व त्यांच्या नोंदी ठेवणे ३) प्रयोगशाळेत | कमी प्रमाणात असून 
ASD (M), MD साधनांची देखभाल करणे व ती सुव्यवस्थित कार्यरत राहतील याची | वारंवार औद्योगिक क्षेत्रास 


काळजी घेणे ४) तुरटी, पॉली अँल्युमिनयिम क्लोराईड, Fa फलॉग 
इ. रसायनांचा पाण्यातील प्रमाणावर लक्ष ठेवणे व पाण्याच्या 
प्रतीप्रमाणे त्याची मात्रा बदलणेसंबंधी कार्यवाकी करणे 4) शिलकी 
FORMATS! शुध्द पाण्याचे नमुने तपासणे, तसेच अश्नुध्द पाण्याचे 
नमुने तपासणे व त्याच्या नोंदी ठेवणे. ६) हाताखालील कर्मचाऱ्याच्या/ 
मतदनीसांच्या कामावर लक्ष ठेवणे. 9) तातडीने लागणाऱ्या सामानाची 
देखभाल उदा. श्वासोश्वासाची उपकरणे व प्राथमिक उपचार पेटी, 
शुध्द पाण्याची ठिकाणी आग विझवण्याची साधने वगैरे उपलब्धता 
ठेवणे ८)भांडाराचा हिशोब ठेवणे ९) पाण्यातील गठूळपणा/ 
अशुध्दतेप्रमाणे तुरटी अथवा UIT इ. डोस ठरवणे. १०) पाणी पुरवठा 
केंद्रासाठी लागणाऱ्या साधनसामुग्रीचा हिशोब ठेवणे ११) क्लोरीनेटर 
सांभाळणे व सुस्थितीत राहील याची दक्षता घेणे १२) पाणी पुरवठा 
केंद्रासहित सर्व व्हॉल्व व पाईपळाईनची देखभाल करणे व त्यांच्या 
दुरुस्तीसाठी सहाय्य करणे. १३) पाण्याच्या गुणवत्तेची पहाणी करुन 
वरिष्ठांस वेळोवेळी अहवाल देणे. १४) शुध्द पाण्याच्या गुणवत्तेवर 
दैनंदिन लक्ष ठेवणे. १५) जल शुध्दीकरण केंद्रातील सी.एल.एफ., 
wo FRR इ. यंत्रसामुग्री व्यवस्थित कार्यरत ठेवणे व त्यांची 
देखभाल करणे. १६) जल शुध्दीकरण केंद्र व परिसर स्वच्छ व 
व्यवस्थित राहिल याची काळजी घेणे. 


करण्यात येणारा 
पाणीपुरवठा करीता 
पाहणी व देखरेख करावी 
लागते. 


षु १ 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य शेरा 
५. | लिपिक 5, ST, W, 8५९, | ॥) 8, LV ७ D, | १आवक - जावक टपाल नोद ठेवणे. 2) आवक - जावक संबंधी पोष्ट | कार्यालयीन काम आहे. 
टंकलेखक | RW, SE, H, ७, | ५ 0 OA, OL, | व फ्रॅकींगची नोंद ठेवणे. 3) टपालाचा बटवडा. ४) सामान्य प्रशासन | टंकलेखन करावे लागते. 
MF BL, BA, OAL, | विभागातील प्रकरणांचे टंकलेखक करून देणे. ५) वेळोवेळी | आवश्यकतेनुसार 
CP, LC, Dw, | सोपविलेली कामे करणे. सॉफ्टवेअर साधने व 
AAV, MDy_ 5) उपयंत्राच्या मदतीने काम 
ASD (M, MoD), करु शकतो. 
ID, SLD, MI 8 
MD involving (a) 
to (d) above 
६. | मंडळ 5, ST, W, BN,|A) 8, LV ७ D, | १आवक - जावक टपाल नोंद ठेवणे. 2) आवक - जावक संबंधी पोष्ट | कार्यालयीन काम आहे. 
निरिक्षक RW, SE, H, C,|HH 9 OA, OL, | व फॅकींगची नोंद ठेवणे. 3) टपालाचा बटवडा. ४) सामान्य प्रशासन | टंकलेखन करावे लागते. 
MF BL, BA, OAL, | विभागातील प्रकरणांचे टंकलेखक करून देणे. ५) वेळोवेळी | आवश्यकतेनुसार 
CP, LC, Dw, | सोपविलेली कामे करणे. सॉफ्टवेअर साधने व 
AAV, MDy_ 0) उपयंत्राच्या मदतीने काम 
ASD (M, MoD), करु शकतो. 
ID, SLD, MI 8 


MD involving (a) 
to (d) above 


a 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


तांत्रिक 
सहाय्यक 


S,ST,W,RW,H,C 


HH.OA.OL.BL. 


१) सहाय्यक अभियंता यांना स्थापत्य व इलेक्ट्रिक तसेच बिल्डींग 
देखरेख ठेवण्याकरीता मदत करणे २) पाईपळाईन देखभाल व 
दुरस्तीचे कामे अखत्यारीत असलेल्या फिटर हेल्पर यांच्याकडून 
करुन घेणे व देखभालीसाठी वापरलेल्या साहित्य सामुग्रीचा तक्‍ता 
तयार करुन सहाय्यक अभियंता यांना सादर करणे ३) पाण्याचे मीटर 
रिडींग आणणे व पाण्याचे बिल तयार करतांना संबंधिताना मदत करणे 
४) साईटवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे हजेरीपत्रक तपासणे 
५) पाण्याच्या रिडींगचे बिल कार्डवर Ale करणे ६) मीटर नादुरुस्त 
असल्यास त्याचा अहवाळ सादर करणे ७ वेळोवेळी अभियंता व 
सहाय्यक अभियंता यांनी दिलेली कामे त्वरीत करणे ८) रोजदांरी 
हजेरीपट / रोजची हजेरी aan / विश्रामगृह / अतिक्रमाणाची 
सविस्तर माहितीची वरिष्ठांना देणे ९) पाण्याचे नवीन कनेक्छान देणे 
१०) थकबाकी असलेल्या ग्राहकांची पाण्याची जोडणी जोडणे / पुन्हा 
जोडणे व कामावर देखरेख करणे. 


कार्यालयीन कामकाज 
फार कमी प्रमाणात असून 
औद्यांगिक क्षेत्रातील 
विविध कामे आहे. 
आवर्यकतेनुसार 
सॉफ्टवेअर साधने व 
उपयंत्राच्या मदतीने काम 
करु शकतो. 


43 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 


शेरा 


S,ST,W,BN, ॥।_, 
KC,PP, MF, SE 


a) B, LV b) D, 
HH c) OL, OAL, 
CP, LC, Dw, 
AAV d) ASD (M, 
MoD), ID, SLD, 
MI 8) MD 
involving (a) to 
(d) above 


कार्यालयीन दालनामध्ये व्यवस्था बघणे व वरिष्ठांनी दिलेले 
कामकाज करणे. 


कार्यालयाची देखभाल 
करावी लागते. 


KEKKKKKKKKKKKKKKK 


षु 8 


ABBREVIATIONS 


Sr No Abbreviations Long Form Sr No Abbreviations Long Form 

1. [| Blind 12. DW Dwarfism 

2. LV Low Vision 13. AAV Acid Attack Victims 

3. Ee Deaf 14. ASD Austism Spectrum Disorder ( M Mild Mod 
moderate) 

4. HH Hard of Hearing 15. ID Intellectual disablitiy 

5. OL One leg 16. SLD Special Learning Disability 

| 6. | PAL One Arm and one leg 17. MI Mental Illness 

re CP Cerebral palsy 18. MD Multiple Disablilities 

| 8. j LC Leprosy cured 19. OA One Arm 

। 9.___| BA Both Arms 20. BL Both Leg 

10. BLOA Both leg and one arm 21. BLA Both Legs Arms 

11. MDY Muscular Dystrophy 

ABBREBIATINS 

Sr No Abbreviations Long Form Sr No Abbreviations Long Form 

1. S Sitting 9. | [PP sid Pulling and pushing 

>> ST Standing 10. MEF Manipulation by fingers 

3, W Walking 11. SE Seeing 

4, BN Bending 12. H Hearing 

5. L Lifting 13. C Communivation 

| 6. | KC Kneeling and Crouching 14. JU Jumping 

fe CRL Crawling 15. CL Climbing 

| 8. | ; RW Reading and Writing 


aM 


